RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ७ ] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ / माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० [ पृष्ठे ७६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 


मनाई आदेश 


~ 


क्रमांक उचिशा /पोल-२/ म.आ./ कडवई / ११७ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमीबाबत इकडील 
आदेश क्रमांक उचिशा / पोल-२ / म.आ./ कडवई / ५०८ / २०१८ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक 
१२ जानेवारी २०१ ९ या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील जावक क्रमांक जिविशा / ९ २५ / २०१९, दिनांक ८ जानेवारी २०१ ९ अन्वये कळविले 
आहे की , वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने, वादग्रस्त जागेकरीता दिनांक १३ जानेवारी २०१९ रोजीपासून पुढे ६० दिवस , 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर येथील श्री . नजीर जुवळे यांचे 
घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृतदेहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य 
त - हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १५ जानेवारी २०१९ ते दिनांक १५ मार्च २०१ ९ पर्यंत 
मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी “ देण ” येथील 
स नं . ५०२, हि . नं . १४ , क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा . 

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३३ अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील. 


. 


सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ रोजी दिला. 


अमित शेडगे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का) व सक्षम प्राधिकारी , बोरीवली -१ यांजकडून 
क्रमांक उपजि / अति / निष्का /बोरी-१/ टे.क्र . ४/ कावि -३१४/ २०१९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निमूर्लन आणि पुनर्विकास) 
अधिनियम, १९ ७१ चे कलम ३ अनुसार मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, बृहन्मुंबई यांचे मालकीचे जमिनी व्यतिरिक्त या कार्यालयाचे 
कार्यक्षेत्रातील इतर सर्व जमिनीवरील भोगवटादारांचेहितसंबंधाचे संरक्षण करणेकरिता उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का ), बोरीवली यांची सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करणेत आलेली आहे ; 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २५ मे २०१६ अन्वये मौजे कांदिवली, ता . बोरीवली हे गाव या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात दाखल केले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, खाली नमूद अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे अपुऱ्या सोयीमुळे किंवा कोणत्याही मुलभूत सोयी नसल्यामुळे किंवा 
अनारोग्यकारी, गलिच्छ, दाटीवाटीचे असल्यामुळेकिंवा अन्य कारणांमुळे ते क्षेत्र किंवा आसपासच्या जनतेच्या आरोग्याचे सुरक्षिततेस किंवा सुखसोयीस 
अपायकारक झाले आहेकिंवा अपायकारक ठरण्याचा संभव आहे अशी सक्षम प्राधिकरणाची खात्री पटली आहे ( आदेश क्र . उपजि / अति /निष्का / बोरी 
१ / टे.४ / जय माँ अंबे वेल्फेअर सोसायटी / कावि- ३१४ / २०१९, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ ). 


त्याअर्थी, मी प्रशांत सुर्यवंशी, उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का) तथा सक्षम प्राधिकारी, बोरीवली उक्त अधिनियमान्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून खालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र उक्त महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा,निमूर्लन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१ ९ ७१ चे कलम ४ ( १) नुसार गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित करीत आहे : 


अनुसूची 


अ.क्र . 


न.भू.क्र . 


गलिच्छ वस्ती क्षेत्र 


गावाचे नाव 


झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रांची चतुःसिमा 


म्हणून जाहीर 


केलेले क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


३२.१८ 


१ क / १/ ७०५ पै . 

१३२ / ब पै. 


२ 


१०.५ 


मौजे कांदिवली , 
तालुका बोरीवली 
जय माँ अंबे वेल्फेअर 

सोसायटी 


पूर्व - न.भू.क्र ., १३५ / C, १३५ / D , एम.एच.बी कॉलनी 
पश्चिम - न.भू.क्र . १ ९ ० , १९ ५ / D , १८७, १७ ९ , 
बंदर पाखाडी रस्ता. 


३ 


१३६ / अ 


७४१.४ 


४ 


१३६ / ब पै. 


८० 


५ 


१३६ / ड 


२८ 


उत्तर- न.भू.क्र ., १४५ . R. D. Road No.4 , 
दक्षिण - न.भू.क्र ., १३२ / D , १६४,१७६,१७७ , 
एकतानगर क्रॉस रस्ता 


६ 


१३७ 


२१०० 


७ 


१३८ 


१५६९ .८ 


८ 


१३ ९ 


३५८३.६ 


९ 


१४० 


८६५.२ 


१० 


१४१ 


२१०२ 


११ 


१४२ 


३३३०.५ 


१२ 


१४३ 


३५१.६ 


१३ 


१४४ / ब पै. 


१७.९ 


१४ 


१४४ / क 


८.६ 


१५ 


१४६/४ 


१३ ९ १.७ 


१६ 


१४८ / अ पै . 


९ ५ 


१७ 


१४८ / ब 


१४.० 


१८ 


१४८ / क 


६६.० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ३ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ ९ 


१४ ९ 


५६०.६ 


२० 


१५० 


१४०.२ 


२१ 


१५१ 


९ ६ 


२२ 


१५२ 


२४६.७ 


२३ 


१५३ 


५६२.९ 


२४ 


१५४ 


३६४.९ 


२५ 


१५५ 


६०३.८ 


२६ 


१५६ 


७४७.२ 


२७ 


१५७ 


१५८.१ 


२८ 


१५८ 


२२७.२ 


२ ९ 


१५ ९ 


२८७ 


३० 


१६० 


७२६.८ 


३१ 


१६१ 


१०८४.७ 


३२ 


१६२ / अ 


१११३.९ 


३३ 


१६३/ अ 


७३.११ 


३ 

३ 


१७७ / अ पै . 


८.५२ 


३५ 


१८० 


३२८.१ ९ 


३६ 


१८१ 


२१४.७ 


३ 


१८२/ अ 


४२३.० 


३८ 


१८३ 


२४७.२ 


३ ९ 


१८४ 


४५२.७ ९ 


४० 


१८५ 


५२ ९ .६ 


४१ 


१८६ 


१३६०.४७ 


४२ 


१८८ 


१८१.३१ 


४३ 


१८ ९ 


२३०.४ 


४४ 


१ ९ १ 


१५४.३८ 


एकूण 


२७५११.६५ 


मुंबई, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


प्रशांत सुर्यवंशी, 
उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का ) व 
सक्षम प्राधिकारी , बोरीवली-१. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENCROACHMENT/REMOVAL ) AND COMPETENT 

AUTHORITY , BORIVALI- 1 


No. DC /Enc/Rem /Bori- 1/Desk -4 /Notification /ws- 314 /2019. — Whereas the Deputy Collector 
( Encroachment/ Removal) of Borivali - 1, Western Suburb , MSD has been appointed as Competent 
Authority under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement , Cleareance and 
Redevelopment) Act, 1971 in respect of all lands or classes of lands other than the lands belonging 
to the Central Government, within the jurisdiction of Village Kandivali of Tal. Borivali , Mumbai 
Suburban District , vide Maharashtra Government Gazette, Notification dated 25th May 2016 ; 

And Whereas on the information , inquiry and site inspection the Competent Authority is 
satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as the said 
areas ) is source of danger to the health , safety or convenience of the public of areas and of its 
neighborhood by reason of it being lacking in the basic amenities has been rendered insaniary , 
squalid , and /or otherwise (Refer the detailed Order No. DC /ENC/REM /Borivali - 1/Desk -4 / Jai Ambe 
Welfare Society /Ws- 314 / 2019 , dated 4th February 2019 . 


Now , therefore in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1) of the 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Cleareance and Redevelopment) Act, 1971, I, Deputy 
Collector (Encroachment/ Removal) of Borivali- 1 , Western Suburb and MSD declare the said 
areas as the Slum Areas. 


> 


Schedule of Areas 


Sr. 


CTS No. 


Area Sq.M. 


Local name of the 


Description of Boundaries 


area and village 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


1C / 1 /705 (Pt. ) 


32.18 


Village Kandivali , 

Tal. Borivali 


2 


132 / B ( Pt.) 


10.5 


East- C. T. S. 135 /c, 135 /d 
West- C . T. S. 190 , 195 / D , 187,179 
North - C. T. S. 145 
South - 132 / D , 164 , 176 , 177 . 


3 


136 / A 


741.4 


Jai Ambe Welfare 


4 


136 / B ( Pt.) 


80 


Society 


5 


136 / D 


28 


6 


137 


2100 


7 


138 


1569.8 


8 


139 


3583.6 


9 


140 


865.2 


10 


141 


2102 


11 


142 


3330.5 


12 


143 


351.6 


13 


144 / B ( Pt.) 


17.9 


14 


144 / C 


8.6 


15 


146/4 


1391.7 


16 


148 / A (Pt.) 


95 


17 


148 / B 


14.0 


18 


148 / C 


66.0 


19 


149 


560.6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ५ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


20 


150 


140.2 


21 


151 


96 


22 


152 


246.7 


23 


153 


562.9 


24 


154 


364.9 


25 


155 


603.8 


26 


156 


747.2 


27 


157 


158.1 


28 


158 


227.2 


29 


159 


287 


30 


160 


726.8 


31 


161 


1084.7 


32 


162/ A 


1113.9 


33 


163/ A 


73.11 


34 


177/ A ( Pt.) 


8.52 


35 


180 


328.19 


36 


181 


214.7 


37 


182 / A 


423.0 


38 


183 


247.2 


39 


184 


452.79 


40 


185 


529.6 


41 


186 


1360.47 


42 


188 


181.31 


43 


189 


230.4 


44 


191 


154.38 


Total 


27511.65 


Mumbai, 


Dated 4th February 2019 . 


PRASHANT SURYAWANSHI, 
Deputy Collector (Enc./Rem .) and 
Competant Authority , Borivali . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 7th February 2019 . 


NOTIFICATION 


No. TPB -4315 / 187 /CR- 28 / 2015 /UD - 11. - Whereas , the State Government in Urban 
Development Department has amended Section 124F of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 as the Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Ordinance , 
2015 (Maharashtra Ordinance VI of 2015 ). (hereinafter referred to as “ the said Act " ) ; 

And whereas, amended sub - section (2 ) of of Section 124F of the said Act empowers State 
Government to partially exempt the payment of development charge payble on the development 
of any land or building which is proposed for warehouse or godown ; 

And whereas , the State Government in Urban Development Department partially exempted 
the development charge payable on the development of any land or building proposed for 
Warehouse or Godown in the area of Municipal Corporation of Greater Mumbai to the extent of 
90 % ; 


And whereas , the Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai has 
requested to grant exemption to the extent of 95 % instead of earlier 90 % in the development 
charges and development cess to be recovered , while granting permission for warehouse or godown 
due to provision of Development cess equivalent to Development charges incorporated in DCPR 
2034 which enhance cost of construction permit ; 

And whereas , Government in Urban Development Department is of the opinion that the 
request ofMunicipal Corporation of Greater Mumbai is in tune with Ease of Doing Business and 
need to be sanctioned ; 


Now therefore , in exercise of its power under sub -section ( 2 ) of amended Section 124F of the 
said Act, the Government of Maharashtra in supersession of earlier Notification dated 13th May , 
2015 hereby partially exempts the payment of development charge payble on the development of 
any land or building proposed for warehouse or godown, in the area of Municipal Corporation of 
Greater Mumbai to the extent in the Schedule appended below : 


SCHEDULE 


Sr. No. Particulars 

Extent of Exemption 
1 Development of land for warehouse or godown 
use , also involving any building or construction 

95 % 
operations . 
The Municipal Corporation of Greater Mumbai within its jurisdiction shall be entitled to 
pass an order to exempt the payment of development charges payable on the development of any 
land or building which is proposed for warehouse or godown to the extent indicated above . 

The above notification shall have effect on the date of appearing this notification in the 
Maharashtra Government Gazette . 

This Notification shall also be available on the Government of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRADEEP GOHIL , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ७ 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ 


. ) 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२१७/ २६१८ / प्र.क्र . २६० / १८ / नवि -१२.- ज्याअर्थी, नगररचना योजना क्र . १ ठाणे ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नगर 
रचना योजना ” असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 

करण्यात आला आहे .) चे कलम ८६( २) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२७८ / ११०६ / नवि -५ , 
दिनांक १८ जानेवारी १९ ८५ अन्वये मंजूर झाली असून , दिनांक १ मे १९८५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगररचना योजनेच्या स्कीम बुकच्या “ फॉर्म- बी ” मध्ये अंतिम भूखंड क्र . ३९ ३ दोनदा नमूद झालेला आहे. यापैकी एक 
भूखंड ठाणे महानगरपालिकेच्या मालकीचा दर्शविलेला असून त्याचे क्षेत्र २७२४.१८ चौ. मी . इतके आहे व दुसरा भूखंड श्री . एम. व्ही. मोडक यांचे 
नावे दर्शविण्यात आला असून त्याचे क्षेत्र ४८३.० ९ चौ. मी . इतके दर्शविण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेच्या नावे दर्शविण्यात आलेला अंतिम भूखंड क्रमांक ३ ९ ३ हा नगररचना योजना नकाशामध्ये अंतिम 
भूखंड क्रमांक २९ ३ असा नमूद असून “ फॉर्म- बी ” मध्ये तो टंकलेखनाच्या चुकीने ३९ ३ असा नमूद झालेला असल्याने “ फॉर्म - बी ” मध्ये २९ ३ 
याप्रमाणे दर्शविण्याचा फेरबदल करण्याकरिता ठाणे महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १( २) नुसार प्राधिकृत करावे, अशी विनंती 
सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे महानगरपालिका यांनी शासनास दिनांक २८ जुलै २०१७ च्या पत्रान्वये केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त नगररचना 
योजनेच्या “ फॉर्म- बी ” च्या तक्त्यामध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या नावे दर्शविण्यात आलेला अंतिम भूखंडाचा क्रमांक ३९ ३ ऐवजी २९ ३ अशी 
दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रस्तावित फेरफार ” असा करण्यात आला आहे.) 

आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ९१ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार राज्य 
शासन ठाणे महानगरपालिकेस, नगररचना योजना क्र . १, ठाणे मध्ये खालील बाबींसंदर्भात उक्त प्रस्तावित फेरफार कार्यान्वित करणेसाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 

( १) उक्त नगररचना योजनेच्या “ फॉर्म- बी ” मध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या नावे दर्शविण्यात आलेल्या अंतिम भूखंडाचा क्रमांक ३९ ३ ऐवजी 
२९ ३ असा स्किम बुक मधील “ फॉर्म - बी ” च्या अंतिम भूखंड क्रमांकाच्या रकान्यात दुरूस्ती करणे. 

( २) ठाणे महानगरपालिकेने त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१( २) मध्ये विहीत केलेप्रमाणे फेरफाराचा मसुदा तयार करून सहा 
महिन्यांत प्रसिद्ध करावा . 

सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 


.. 


- 


. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor, Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th February 2019 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1717 / 2018/C.R.260/ 18 /UD - 12. - Whereas , Town Planning Scheme- 1 , Thane 
(hereinafter referred to as “ the said Town Planning Scheme " ) has been sanctioned by the State 
Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS- 1278 / 1106 /UD -5 , dated 
the 18th January 1985 under section 86 (2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 (hereinafter referred to as “ the said Act " ) which has come into force with effect from 
1st May 1985 ; 


And whereas , as per the “ Form - B ” of the said Town Planning Scheme, the Final Plot No. 393 
has been mentioned twice . Out of which one admeasuring 2724.18 sq. mt. is allotted to Thane 
Municipal Corporation and other one admeasuring 483.09 sq . mt. is allotted to Shri M. V.Modak ; 

And whereas, Final Plot No. 393 which is allotted to Thane Municipal Corporation is shown 
as the Final Plot No. 293 in the Town Planning Scheme Plan and it is typographical mistake 
while mentioning the same in “ Form - B ” of the scheme book as 393 and hence the Assistant 
Director of Town Planning , Thane Municipal Corporation has requested Government vide letter 
dated the 28th July 2017 to authorise the Thane Municipal Corporation under section 91 ( 2 ) of the 
said Act, to correct the “ Form - B ” in this regard ; 


66 


And whereas , after consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State and making 
necessary inquiries, the Government is of the opinion that the Final Plot allotted to the Thane 
Municipal Corporation should be numbered as 293 instead of 393 by correcting the “ Form - B ” of 
the said Town Planning Scheme” (hereinafter referred to as the said proposed variation ” ) ; 

Now , therefore the State Government hereby authorizes the Thane Municipal Corporation 
under sub - section (2 ) of section 91 of the said Act , to undertake the said proposed variation in the 
Town Planning Scheme- 1, Thane in respect of following item . 


(a ) To correct the number of Final Plot No. 393 as 293 which is allotted to the Thane 
Municipal Corporation in the column of Final Plot No. of the “ Form - B ” in the Scheme Book 
of said Town Planning Scheme. 


(6 ) The Thane Municipal Corporation shall accordingly prepare and publish the draft 
variation as per provision laid down under section 91 ( 2 ) of the said Act within six months . 

This Notification is available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ९ 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ 


वाचा 


. 


शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२६१७ / प्र.क्र . ५३/२०१७( अ)/ नवि -३० , दिनांक ५ जून २०१७. 

शुद्धिपत्र 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६. 


" 


. 


क्रमांक टीपीएस. १२१८ / १३७२ /प्र.क्र . १७ ९ / १८ / नवि - १२.- ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११३ चे पोट- कलम (१ ) व पोट - कलम (३३) मधील तरतुदीनुसार जिल्हा ठाणे, ता . शहापूर येथील मौ . कासगांव, 
मौ . सापगांव, मौ . शेलवली व मौ. खुटघर या चार गावामधील क्षेत्र अधिसूचना क्र . टिपीएस -२६१७/ प्र.क्र . ५३/२०१७( अ)/ नवि -३०, दिनांक ५ जून 
२०१७ (यापुढे ज्याचा उल्लेख ‘ उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे. ) अन्वये नवनगर ( कृषी समृद्धी केंद्र ) म्हणून घोषित करून 
अधिसूचित केले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचित क्षेत्र असा करण्यात आला आहे.) व उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळाची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त महामंडळ असा करण्यात आला आहे.) नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नेमणूक 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने मौ. सापगाव , ता. शहापूर येथील स.नं./ ग.नं . १६८ / २पै., १७१/१ व इतर एकूण क्षेत्र ८.४११ हे. आर. 
जमीन उक्त नवनगर क्षेत्रामधून वगळण्याची विनंती शासनास दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रान्वये केली आहे व याकरिता उक्त महामंडळाने 
सदर भूखंडावर बिनशेती आदेशानुसार/ बांधकाम परवानगीनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याचे व अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय सन २००८ पासून सुरू असल्याचे तसेच इमारतीसह जमिनीचा मोबदला द्यावा लागणार असल्याची कारणमिमांसा उक्त महामंडळाने 
दिली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाची विनंती विचारात घेतल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत 
केल्यानंतर उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या हद्दी उक्त अधिसूचनेस खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्र निर्गमित करून सुधारित करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे 
मत झाले आहे 
आता त्याअर्थी, शासन उक्त अधिसूचनेस खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्र निर्गमित करून उक्त अधिसूचित क्षेत्राची हद्द सुधारित करीत आहे : 

शुद्धिपत्र 
उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधील मौ . सापगाव , ता . शहापूर येथील स . नं . १६८/२ पै., १७१/१ व इतर , यासोबतच्या ठाणे 
पालघर- रायगड प्रादेशिक योजनेच्या भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणेच्या जमिनी वगळून उक्त नवनगराची हद्द सुधारित करण्यात येत आहे. 


3 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor, Main Building, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated 6th February 2019 


Read .— Government Notification No. TPS - 2617 / C.R . 53/2017 ( A )/UD - 30 , dated 5th June 2017 . 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING Act, 1966 . 


No. TPS . 1218 / 1372 /C.R . 179 / 18 /UD - 12.- Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department,has in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (3A ) of section 
113 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 vide its Notification No. TPS -2617 /C.R . 
53/2017 ( A )/UD - 30 , dated 5th June 2017 ( hereinafter referred to as the said Notification ” ) has declared 
and notified the area of four villages namely Kasgaon , Sapgaon , Shelvali and Khutghar, Taluka Shahapur , 
District Thane as “ New Towns ” (Agro prosperity Centres) (hereinafter referred to as the said Notified 
Area ) and appointed the Maharashtra State Road Development Corporation ( hereinafter referred to as 

the said Corporation " ) as the New Town Development Authority for the said notified area ; 


And whereas, the said Corporation vide letter dated 8th February 2018 has requested Government to 
delete the lands bearing S. No./Gut No. 168/2 ( Pt.), 171/1 and other of village Sapgaon , Taluka Shahapur , 
District Thane having an area approx . 8.411 Ha. Are , from the said New Town and for these the said Corporation 
has given reasons that, as per the building permission /NA permission the construction for the Educational 
purpose has been completed on the said land and the Engineering College is in the operation since year 2008 , 
also the compensation will have to be given for the building alongwith the land ; 


And whereas, after considering the request of the said Corporation and after consulting the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune Government is of the opinion that it is necessary to modify the 
boundaries of the said New Town area by issuing the corrigendum to the said Notification ; 


Now , therefore , Government hereby modifies the boundaries of the said New Town Area by issuing the 
following Corrigendum to the said notification ; 


CORRIGENDUM 


The boundaries of the said New Town area are being modified by deleting the land situated at 
S.No./Gut No. 168/2 ( Pt.), 171/1 etc. of village Sapgaon , Taluka Shahapur , District Thane as shown on the part 
plan of the Thane-Palghar-Raigad Regional Plan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ११ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE - 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /(01)/2019.— Whereas , reports have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is 
apprehended that terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of 
the said Police stations, and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human life , health and safety and injury to public 
property on that account. 


2. And whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that 
terrorist/ anti-social elements in the guise of tenants may not cause explosion , riots, Shootouts, 
affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , therefore , I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code 1973 (Act II of 1974 ) r/ w the Commissioner of Police , Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u /s 10 sub -section (2 ) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act 
XXII of 1951) do hereby order that no landlord /owner/person of any house/ property which falls 
under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let / sub - let / rent out any 
accommodation to any person , unless and until he has furnished the particulars of the said tenant/ 
tenants to the Senior Police Inspector of the Police Station concerned . All persons who intend to 
take accommodation on rent shall inform in writing, in this regard to the Senior Police Inspector 
concerned , in whose jurisdiction the premises fall. The persons dealing in property business, 
shall also inform in writing , to the Senior Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the 
premises fall , about the particulars of the said tenants. 

4. If the person to whom the accommodation is Let/ sub -let/rented out is a Foreigner, then the 
owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality , Passport details i.e. PP . No. Place 
and date of issue, validity , Visa details i.e. Visa No. , category place and date of issue , validity 
whether he is registered , if so , Registration place and number and reason for stay in city . 


5 . This order shall come into force with effect from 30th January 2019 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 30th March 2019 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6 . Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code. 

7 . As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex- parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP, Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this the 28th day of the January, 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations) and Executive 

Magistrate , 
Greater Mumbai. 


ATT U ( fa.g.) - 37 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 

Order 


No. CP /RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2019-3. Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Niket 
Kaushik , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me 
under sub - sections ( 1 ), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII 
of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for 
the period from 00-01 hours of 8th February 2019 to 24-00 hours of 22nd February 2019 . 
1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons , unlicensed gun , knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms (violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music . 
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the pre 

parations , exhibition or dissemination of pictures, symbols , playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine 

the security of or tend to over -throw the state . 
2 . If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government . 

3. Any assembly, program , public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 

This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet. 
5 . Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement systems, loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media . 

Given under my hand and seal this February , 2019. 


Mumbai, 
dated the 5th February 2019 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० १३ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND EXECUTIVE 

MAGISTRATE , GREATER MUMBAI. 


Order 


No. CP /XI (6 )/L.W.7702 (02 )/2019.— Whereas, I consider necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai I, Manjunath Singe, Dy . Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - section ( 1) and 
( 2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of section 2 and sub -section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan 
Mumbai for the period from 00.01 hours of 11th February 2019 to 24.00 hours on 12th March 2019 . 

( 1) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun , knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms ( violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
( 2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
( 3 ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(4 ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(5 ) The public utterance of cries, singing of songs , playing of music . 
(6 ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the pre 

parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Brihan Mumbai City Police , offend against decency or morality or undermine the 

security of or tend to over -throw the state . 
2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 


3 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention this order 
may be imposed , as if this order had not expired . of whatever form available. 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphone, as well as publishing through media . of whatever form available . 


Given under my hand and seal this 5th February , 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate Greater Mumbai. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ) AND 

EXECUTIVE MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/A.P./701 (03 )/2019.- Whereas, it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub -section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit , 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons and 
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 


for the period commencing from 00-01 hours on 11th February , 2019 and ending at 24-00 hours 
on 25th February , 2019 throughout the City of Brihan Mumbai. 


The prohibition contained in the order exempted for : 

(a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
(c) Statutory meeting of companies of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business . 
( e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be. 
( f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
( g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers. 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed , as if this order had not expired . 


I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places courts , Government Offices and by proclaiming the 
same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media ofwhatever form available . 

Given under my hand and Seal on 6th February , 2019 . 


MANJUNATH SINGE, 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० १५ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२ / म.आ./ ८२/ २०१९.- ज्याअर्थी, नाणार, ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच 
शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिक -ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून, 
त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

तसेच दिनांक १५ जानेवारी २०१९ रोजी मकरसंक्रांतीचे दिवशी देवरूख येथे मार्लेश्वर यात्रा होणार असून त्यावेळी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात 
गर्दी होणार आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ १६ ९ २/ २०१८ , दिनांक १४ जानेवारी २०१९ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १७ जानेवारी २०१९ रोजी ०१-०० वा . पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजी 
२४-०० वा. पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे. 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
5 ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
(इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे. 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता 

लागू 

होणार नाहीत . 
( १ ) अंत्ययात्रा 
( २ ) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ रोजी दिला. 


. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ . 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी . 


. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त, 

नवी मुंबई यांजकडून 
मनाई आदेश 


. 


३ . 


पोलीस उप आयुक्त , 

विशेष शाखा , 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. /म.आ / ३५७/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . दरम्यान 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी गणेश जयंती ( माघी गणपती), दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी वासुदेव बळवंत फडके पुण्यतिथी/ विश्वकर्मा 
जयंती, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , 
याकरिता दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे, 

नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे००-०१ वा . पासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे२४-०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे , 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे , 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे , देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही 

वस्तू बरोबर 

वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे, 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे , 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे , 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 

करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 


पंकज डहाणे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , 

नवी मुंबई. 


दिनांक २ ९ जानेवारी २०१ ९ . 


. 


सुरू , 


पोलीस आयुक्त , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० १७ 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ७६ / २०१९. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमाचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी श्रीगणेश जयंती ( माघी गणपती), दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ रोजी वसंत पंचमी, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी रथ सप्तमी , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी व्हॅलेंटाईन डे, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी हाजीमलंग ऊरूस 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माघी वारी यात्रा पंढरपूर , दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तारखेप्रमाणे ) , 
हाजीमलंग , ऊरूस , मुख्य दिवस (पालखी मिरवणूक ) असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर , 

ठाणे 
शहर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका, लाठ्याकिंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील धोक्यात आणतील , किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


. 


. 


. 


. 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 


" 


जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे,किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल,किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने 

सूट 

दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
( ५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगीदिलेल्या सभा /मिरवणुका. 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी ००-१० वाजेपासून दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


ठाणे , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९. 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ /माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , जी / एन विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


वाचले.- ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म . रा ., पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक जा.क्र . सआ / वैधा 

कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सह. संस्था, म.रा., पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / 

वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ व जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली 

आदेश /८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ८ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र जा.क्र . 

मुंबई/ उपनि / जी - एन विभाग / संतसावतामळी क्रे / १११/ २०१५, दिनांक १३ एप्रिल २०१५. 
( ४ ) प्राधिकृत अधिकारी , संत सावतामाळी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., यांचेकडील दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ 


रोजीचे पत्र . 


क्रमांक मुंबई / उपनि / जी -एन / कलम १५६ /१५२१/ आदेश / सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सचिन भि . घोडके , उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एन विभाग , 
मुंबई या आदेशान्वये संत सावतामळी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., ५१०/ बी, गुरूकृपा सोसायटी , न. चि . केळकर रोड , 
दादर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार, मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस 
अधीन राहून 

दिनांक ७ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करण्यात येत आहेत : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


१ 


श्री . पी . वाय . शेलार 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
संत सावतामाळी को - ऑप . क्रेडिट 
सोसा. लि ., मुंबई. 


अटी 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायद्यातील कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित निबंधक , 
यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर 
आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेच्या 
खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० १९ 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी “ संत सावतामाळी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लि ., ५१०/ बी, गुरूकृपा सोसायटी, न. चि . केळकर रोड, दादर (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८. " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यांनी मा . जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर यांचेकडील दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या 
परिपत्रकातील सूचनांची तसेच या कार्यालयाच्या वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची दक्षता घ्यावी. सदरहू 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद 
घ्यावी . 


. 


मुंबई , 

सचिन घोडके, 
दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९. 

उप निबंधक, 

सहकारी संस्था , जी / एन विभाग , मुंबई . 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


~ 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ.-५ / का.क . १५६ / आशीर्वाद को / २०१८ / ३०४ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आशीर्वाद को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
एक वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . अमोल लक्ष्मण कासार 
श्री . संतोष सयाजी भागवत 


अधिकारी 
अधिकारी 


बृहन्मुंबई , ठाणे 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


२ 


नवी मुंबई, रायगड . 


अटी 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे 

मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा ज्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , “ आशीर्वाद को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० २१ 
जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था ( ३ ), मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई/जिउनि .३ / क . १५६ /दिपक को - ऑप क्रे / २०१८ / ४६२३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , महेंद्र म्हस्के , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ( ३), मुंबई 
या आदेशान्वये दिपक को - ऑप. क्रेडिट सो . लि., हरि ओम को - ऑप . हौ . सो . लि ., बिल्डिंग नं . ३, शॉप नं . ९, आर के. सिंह मार्ग, आंबावाडी, 
अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६९ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . विलास आनंदराव पाटील 

लिपीक 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे 

मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२, अ -३ व अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी “ वसुली अधिकारी दिपक को - ऑप . क्रेडीट 
सो . लि ., अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६९. " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


मुंबई, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ . 


के . पी . जेबल, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( ३), मुंबई. 


. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , 

( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / सदिच्छा ना . पत / महाकाली सह . पत /विलीनिकरण / १९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १७( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे 
नोंदणी क्र . टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए .)/ आर.एस.आर. / सी.आर. / ७७३ / ९५-९६ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता , महाकाली सहकारी पतपेढी 
मर्यादित, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम. / डब्ल्यू.आर./ आर.एस.आर. / सी.आर./ ११८२/ ८७-८८ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण करीत आहे. 

उक्त आदेशामुळे सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेचे महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
कांदिवली (पूर्व), मुंबई या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या 
पातळीवर सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील 
नाव कमी करण्यात येत आहे . 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी , विलीनीकरणाशी 
संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ संस्थेची किंवा विलीनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा 
यथास्थिती रुपांतरीत किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल . 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही. न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 
उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक १७ जानेवारी २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अटी व शर्ती : 


- 


( १ ) सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे , या संस्थेचे महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१. या संस्थेत विलीनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल. 

( २) विलीनीकरणाच्या दिवसापासून सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात 
दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स ( भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून 
वजा करणे आवश्यक आहे. सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड , ता . व जि . ठाणे या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) 
रक्कम महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित, कांदिवली (पूर्व), ४०० ००१ , या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल. 

( ३ ) विलीनीकरणानंतर सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मिरा रोड, ता. व जि . ठाणे या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे देय राहतील . तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१, 
संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात 
येईल . मात्र सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी 
यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मिरा 
रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत. 

( ४ ) विलीनीकरणानंतर सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड , ता . व जि . ठाणे या संस्थेत असणारे सर्व बचत खाती, 
मुदत ठेवी, चालू खाती, मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१, या 
संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील . 


. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० २३ 


( ५ ) सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसूली करण्याची 
जबाबदारी महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१, या संस्थेची राहील. सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी 
मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेकडून कर्जे घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य 
असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील. 

( ६ ) विलीनीकरणाच्या दिनांकास सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मिरा रोड , ता . व जि . ठाणे या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , 
रोख शिल्लक व इतर येणी ही महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१ , या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल , 
तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१, या संस्थेकडे राहील . 

( ७ ) विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, 
केलेली करारपत्रे , बंधपत्रे , कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलीनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील . 


. 


( ८ ) विलीनीकरणानंतर सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड , ता . व जि . ठाणे या संस्थेऐवजी महाकाली सहकारी पतपेढी 
मर्यादित, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१. या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील . याबाबत सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेचे सर्व संचालक , कर्मचारी , अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही. 


( ९ ) सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणानंतर महाकाली 
सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचाऱ्याची 
दिनांक १ नोव्हेंबर १९९ ३ पासून झालेली सेवेची जेष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 


~ 


. 


( १० ) विलीनीकरणापूर्वी सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता. व जि . ठाणे या संस्थेत काही दोष, अफरातफर 
असल्यास त्यास महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ००१ ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 

( ११ ) सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व महाकाली 
सहकारी पतपेढी मर्यादित, कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० ००१ या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १२) विलीनीकरणानंतर सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मिरा रोड, ता . व जि . ठाणे या संस्थेच्या ठिकाणी शाखा सुरू ठेवण्यास 
व संस्थेच्या विलीनीकरणापूर्वीच्या बदल्यात महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० ००१, या संस्थेस या कार्यालयाच्या 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ चे परिपत्रकानुसार एक प्रोत्साहनपर शाखा भायंदर येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 

( १३ ) सदिच्छा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मिरा रोड , ता . व जि . ठाणे या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे 
कामकाज महाकाली सहकारी पतपेढी मर्यादित , कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० ००१ पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे. 


पुणे , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ /माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सह / धनकृपा को / विलिनिकरण /१ ९ / २३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डॉ. पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे , धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , 
नोंदणी क्र . बी.ओ.डब्ल्यू / डब्ल्यूएस / आर.एस.आर/ सी.आर/ ८८ ९८ / २००२ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता , मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी 
सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम / आर.एस.आर / ९ ७७ / ९१७ ९ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. 

उक्त आदेशामुळे धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेचे मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई 
या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर धनकृपा 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे. 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, विलीनीकरणाशी 
संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मुळ संस्थेची किंवा विलीनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा 
यथास्थिती रूपांतरीत किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल. 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे , एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरूद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरूद्ध चालू ठेवता येईल. 

परिशिष्ठ 


अटी व शर्ती 


: 


( १) धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, या संस्थेचे मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेत 
विलीनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. मुंबई या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स 
( भाग ), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रक्कमेतून वजा करणे आवश्यक 
आहे. धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी 
पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 

( ३) विलीनीकरणानंतर धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
देय राहतील . तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील 
तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र धनकृपा को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रक्कमा संपूर्ण कर्ज वसूल 

होईपर्यंत 
राखून ठेवल्या जातील. तसेच धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत 
सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत . 

( ४ ) विलिनीकरणानंतर धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेत असणारे सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी, चालू खाती , 
मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात 


. 


येतील . 


( ५ ) धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी मुंबई विडी तंबाखू 
व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेची राहील. धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या 
दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुली खर्च, लवाद दावा 
खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० २५ 

( ६ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकास धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक व 
इतर येणी ही मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा याचा 
अधिकार मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेकडे राहील. 

( ७ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे , 
कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील . 

( ८ ) विलिनीकरणानंतर धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेऐवजी मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी 
मर्या. मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील . याबाबत धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे सर्व संचालक , 
कर्मचारी , अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही. 

(९ ) धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी 
पतपेढी मर्यादित मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचाऱ्याची दिनांक १ नोव्हेंबर 
१ ९९ ३ पासून झालेली सेवेची जेष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेवून वेतन निश्चिती करण्यात यावी . 

( १०) विलिनीकरणापूर्वी धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास मुंबई 
विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही. 

(११) धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी 
सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १२) विलिनीकरणानंतर धनकृपा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या ऐरोली व कल्याण या शाखा त्याच ठिकाणी सुरू 
ठेवण्यास व संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या बदल्यात मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ चे परिपत्रकानुसार एक प्रोत्साहनपर शाखा डोंबिवली येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 

( १३ ) धनकृपा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज मुंबई विडी 
तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे. 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


डॉ . 


पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


. 


. 


. 


•• 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
उप विभागीय अधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक उविअ. / कात-५ / भूसंपादन /पेंथर /५३५३/२०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ), याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.), याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम 
आहे), यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल, ( जुना ठाणानाका) यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव पेंधर, तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड. 


" 


असा करण्यात आला 


अनुक्रमांक 


गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये ) 


१ 


०.१६.९ ० 


२ 


०.५०.६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० २७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
अधिसूचना : प्रकल्पाचे नाव 

मौजे पंधर , ता . पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पासाठी [ दिवे पनवेल 
रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय महामार्ग-४ वर उड्डाण पुल ( ROB) ]बांधणेच्या 

प्रयोजनासाठी . 
निर्गमित : प्रकल्पकार्याचे वर्णन 

मौजे पंधर , ता . पनवेल येथील नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्वे 
नं . ९ ७, क्षेत्र ०.१६.९० हे . आर . व सर्वे नं . ९९, क्षेत्र ०.५०.६० . 
हे . आर. जमीन मौजे- तळोजे (पाचनंद ) येथील १२.५ टक्के योजनाक्षेत्र 
व मौजे- खारघर, ता . पनवेल येथील नोड ही क्षेत्रे जोडण्यासाठी दिवे 
पनवेल रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर उड्डाण पुलाचे 

( ROB) बांधकाम जलद गतीने करणेसाठी आवश्यक आहे . 
करण्यापूर्वी :: - समाजाला मिळणारे लाभ 

नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व व नागरीकरण तसेच विकास 
आणि विस्तार वेगाने होत असल्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले 
क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकणार नाही. त्यामुळे 
प्रवास जलद गतीने व सुखकर होण्यासाठी उड्डाण पुल बांधणे 
आवश्यक आहे. 


निरंक . 


*** येथे मजकूर भरावा ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सूविधा , 

सोयी- सुविधा व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश मौजे-पंधर, ता . पनवेल येथे उड्डाण पुल बांधल्यास नवी मुंबई शहराची वाढ व 

विस्तार बघता नवी मुंबई प्रकल्पासाठी [दिवे पनवेल रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय महामार्ग 

४ वर उड्डाण पुल ( ROB)] बांधणे आवश्यक आहे . 
वर नमूद सर्वे क्रमांकाबाबत दिवाणी अपिल क्रमांक २४३/२०१३ न्यायप्रविष्ठ असून दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अंतरिम आदेश 
काढण्यात आले आहेत. मालकी हक्क हा विषय सदर जमिनीबाबत न्यायप्रविष्ठ असल्याने कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन वाद विवाद 
उद्भवण्यासाठी भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या तरतुदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत . ही जमीन संपादन 
करण्यामुळे केवळ एक खातेदार बाधीत होत आहे व खातेदार विस्तापित होत नाही. संपादित करावयाची जमीन पिकाखाली नाही. भारत सरकार 
( रेल्वे मंत्रालय ) यांचा उपक्रम असलेले डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि . यांचेकडून सिडको महामंडळास आलेल्या पत्र 
क्रमांक MUM/ S/ EN/ CIDCO/ 19.v, dated 21st November 2018 प्रमाणे DFCC कोरीडोर वरील सर्व लेव्हल क्रॉसींग मार्च २०२० 
पर्यंत बंद करण्यात येणार आहेत . त्यामुळे Level Crossing II वरील उड्डाण पुलाचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करणेचे आहे. मौजे 
पंधर, ता . पनवेल तसेच सिडको अखत्यारीतील तळोजे -२ या क्षेत्राकरिता येण्या-जाण्याकरिता हा एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी 
भूसंपादन अधिनियम , २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक आधार निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक 


-पाच 


टीप. - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग पनवेल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


पनवेल , 


दत्तात्रय नवले, 
उप विभागीय अधिकारी , 
पनवेल उप विभाग, पनवेल . 


दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४४१/ २०१९.- श्रीमती एस . एस . पिंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर अलिबाग, यांची दिनांक २३ जानेवारी २०१९ ते 
२५ जानेवारी २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ जानेवारी २०१ ९ व दिनांक २७ जानेवारी २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक 
२२ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. एस . पिंगळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एस. पिंगळे, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती एस. एस. पिंगळे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १८ जानेवारी २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./90/2018.— Shri V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Vengurla is granted earned leave for 3 days from 7th January 2019 to 9th January 
2019 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. V. D. Patil, is re -posted as Civil Judge (Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Shri. V. D. Patil , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Vengurla , had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division) and Judicial 
Magistrate, First Class , Vengurla, the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate , First Class, Vengurla , from 7th January 2019 to 9th January 2019 shall remain 
with Shri K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Kudal. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla is directed to 
handover the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class, 
Kudal. The Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class, Vengurla is also directed to 
submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 31st December 2018 . 


S. D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० २९ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./62/2019.— Ex - post facto granted earned leave for 1 day on 31st December 2018 to 
Smt. R. R. Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan for the 
reason stated in the application referred to at Serial No. 1. 

Smt. R. R. Kale, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is 
granted earned leave for 3 days from 2nd January 2019 to 4th January 2019 with permission to 
leave headquarter from 1st January 2019 A.O.H. to 5th January 2019 B.O.H. at Serial No. 2 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. R. R. Kale , is re- posted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan . 

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981 , 
Smt. R. R. Kale, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan , had She not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid leave period i.e. on 31st December 2018 and from 1st January 2019 
A.O.H. to 5th January 2019 B.O.H., the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and JudicialMagistrate , First Class , Malvan and the charge of the Principal Magistrate , Juvenile 
Justice Board , Sindhudurg remain with Shri. K. C. Rajput , Civil Judge (Junior Division) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kudal. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Malvan is directed to hand 
over the charge of her Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class , 
Kudal. The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Malvan , is also directed to 
submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Malvan is directed to 
submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 1st January 2019 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५४५ / २०१९.- श्री . पी . एस. शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ ते 
३० जानेवारी २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २६ जानेवारी २०१९ व दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक 
२५ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. पी. एस. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. पी . एस . शिंदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . पी. एस . शिंदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ जानेवारी २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./198/2019.- Granted earned leave ex -post-facto for 01 day on 10th January 2019 
with permission to prefix earned leave of 03 days from 7th January 2019 to 9th January 2019 to 
Shri. V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Vengurla . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. V. D. Patil, is re -posted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Vengurla . 

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, 
Shri. V. D. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class, Vengurla had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri. V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla , the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class , Vengurla, from 10th January 2019 0.H. to 11th January 2019 B.O.H. 
was already kept with Shri K. C. Rajput, Civil Judge , ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Kudal. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Vengurla is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First 
Class , Kudal. The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Vengurla is also 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 14th January 2019 . 


S. D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ६२३ / २०१९.- श्री . एस . बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २८ जानेवारी, २०१९ ते ३० 
जानेवारी, २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. एस. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस . बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . एस . बी . पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . के . घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ३१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६५५ / २०१९.- श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांचा दिनांक २४ जानेवारी , २०१९ ते २५ जानेवारी, 
२०१९ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एम. व्ही . तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील. 


. 


. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२/ ६८१/ २०१ ९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा दिनांक २८ जानेवारी, २०१९ ते ३० जानेवारी , २०१९ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील 
न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . 


अर्जित रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 

रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ . श्रीमती मा . र . पाटकर , 

४६ दिनांक ३१ जानेवारी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१ ९ श्री . अ . अ. कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस २०१९ ते २ फेब्रुवारी दिनांक ३१ जानेवारी 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व अर्जित २०१ ९ पर्यंत तीन दिवस २०१९ चे कार्यालयीन 

( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. 

वेळेपूर्वी पासून ते दिनांक न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
राजापूर . 

४ फेब्रुवारी , २०१९ चे 

राजापूर . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

सु . शं. गायकवाड , 
रत्नागिरी , 

जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ . 

सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी. 


. 


. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ४ ९ ३ / २०१ ९. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा दिनांक ११ जानेवारी २०१९ ते दिनांक १७ जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना 
क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती वै . वि . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
दापोली . 


दिनांक २० जानेवारी २०१ ९ 
ची रविवारची सुट्टी. 


५६ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक १८ जानेवारी 
२०१ ९ ते १ ९ दिनांक 
जानेवारी २०१९ पर्यंत 
दोन दिवस अर्जित रजा . 


श्रीमती ज्यो . ना . यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 


रजा. 


खेड . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१९ . 


सु . शं . गायकवाड, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ३३ 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ /५७० / २०१९ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


: 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( ४ ) 


१ 


३० 


श्रीमती वृ. दि . साळवे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक २८ जानेवारी 
२०१ ९ ते दिनांक ३० 
जानेवारी २०१ ९ पर्यंत 
तीन दिवस अर्जित 


दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत . 


श्री . श्री . शि . पचंडी, 
२रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, खेड . 


रजा . 


खेड . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ . 


सु . शं . गायकवाड, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ५ 


. 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२/ ५६० / २०१ ९. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( ४ ) 


१ 


३१ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक २८ जानेवारी 
२०१ ९ ते ३० जानेवारी 
२०१ ९ पर्यंत तीन दिवस 


रजा. 


अर्जित रजा . 


श्रीमती पू. आ . आपटे , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , 
गुहागर . 
श्रीमती मा . र . पाटकर , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 


दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत . 
दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 


सौ . ज्यो . ज. माने , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, चिपळूण . 
श्री . अ. अ. कुलकर्णी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 


२ 


४ ९ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक २८ जानेवारी 
२०१ ९ ते ३० जानेवारी 
२०१९ पर्यंत तीन दिवस 


रजा. 


अर्जित रजा . 


राजापूर . 


पर्यंत . 


वर्ग -१ , राजापूर . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१९ . 


सु . शं. गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / ३४७/ सन २०१९. – श्री. एस. एस. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रत्नागिरी यांना वरील नमूद 
संदर्भ क्र . १ अन्वये दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१९ पर्यंतची तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा सुट्टी भोगणेच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली होती. 

परंतु श्री. एस . एस. गायकवाड , यांनी संदर्भ क्र . २ अन्वये पाठविलेल्या अर्जानुसार त्यांची वरील संदर्भ क्र . १ ने मंजूर झालेली अर्जित रजा 
दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ पर्यंतची तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१९ . 


रा . न. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 


रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ३५ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई/जिउनि -३ / अवसायन / दि समस्त नागर / नोंदणी रद्द/ ४४४३ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , महेंद्र म्हस्के , जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था ( ३), मुंबई असा आदेश देतो की , दि समस्त 
नागर को - ऑप. बँक लि ., ( अवसायनात ), अॅन्जोलिना को - ऑप. हौ.सो.लि., सी-४०१, ४ था मजला, जुना पोलीस स्टेशन रोड , विलेपार्ले 
( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५६. या नोंदणी क्रमांक ६४८ ९ ईएसटीडी १९ २९ आणि नोंदणी दिनांक ९ जुलै १९ २९ असलेल्या बँकेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. या नोंदणी रद्द आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँक ही एक व्यक्तीभूत बँक / संस्था असण्याचे बंद होईल . 

तसेच आणखी असाही आदेश देतो की , या आदेशासोबतचे परिशिष्ट -१ मधील मुद्दा क्र . १ ते १२ वर नमूद केलेले अनरियलाइज्ड 
असेटस आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबर क्लेम्स रियलाईज्ड करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक ८ ९( १७ ) 
अन्वये कस्टोडियन म्हणून श्री . डी . बी. गोस्वामी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) मुंबई यांची नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी सदर 
बँकेचे नोंदणी रद्द आदेशाच्या दिनांकास असणारे सोबतच्या परिशिष्ट क्र . १ प्रमाणे अनरियलाइज्ड असेटस आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल 
क्लेम्स बाबत सदर बँकेची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर देखील वसूल करणे व संबंधितास अदा करणे किंवा लागू असेल तेथे सरप्लस खात्यात 
जमा करण्यांबाबत कार्यवाही करावी तसेच सदर कस्टोडीयन यांना बँके विरूद्ध असणारे दावेकिंवा बँकेने दाखल केलेले दावे पूर्ववत बँकेच्या 
वतीने विविध न्यायालयात अथवा प्राधिकरणामध्ये चालविणेसाठी त्याचबरोबर संबंधीत न्यायालयात अथवा प्राधिकरणामध्ये फिर्याद देणे / 
बचावात्मक बाजू मांडणे / आवश्यक ती कागदपत्रे म्हणणे / प्रतिज्ञापत्र सादर करणे त्याच बरोबर संबंधीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही 
करणे यासाठी सदर बँकेच्या वतीने सदर बँकेची नोंदणी झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यांसाठी प्राधिकृत करण्यांत येत असून कस्टोडियन यांनी 
याबाबतीत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम ८ ९ (१७) मधील तरतुदीनुसार अॅक्शनेबल क्लेम्स रियलाईज करण्यासाठी येणारा 
खर्च सरप्लस मधुन भागविण्यात यावा व त्यासाठी या कार्यालयाची वेळोवेळी मंजूरी घेण्यात यावी. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


महेंद्र म्हस्के , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (३ ) , 

मुंबई. 
( या कार्यालयाचे दि समस्त नागर को - ऑप . बँक लि ., ( अवसायनात ) या बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये नोंदणी रद्द आदेश जा . क्र . मुंबई/ जिउनि -३/ अवसायन /दि समस्त नागर बँक / नोंदणी रद्द / ४४४३ / २०१८, दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ 
सोबतचे) 

परिशिष्ट -१ 
बँकेचे मालमत्ता व दावा योग्य हक्क ( अनरियलाइज्ड असेटस आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स ) तसेच बँकेविरूद्ध अथवा 
बँकेने विविध न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यांची यादी. 

( १) बँकेच्या रुपये १ लाखाच्या आतील ६१३० सभासदांच्या रक्कम रुपये ७८ ९ ८८ ९ ५ ९ इतक्या ठेवी देणे बाकी आहे. त्याचप्रमाणे 
डीआयसीजीसी यांना ८४०००००० इतकी रक्कम परत करणे बाकी आहे. याबाबत कार्यवाही पूर्ण करणे . 

( २) बँकेने एकूण ३ प्रकरणात बँक गॅरेंटी दिलेली होती. सदर तीन प्रकरणांची एकूण रक्कम रुपये ४३३६७४५ इतकी आहे. याबाबत 
कार्यवाही पूर्ण करणे . 

( ३ ) बँकेने एकूण ९ ४ सस्पेंस अकौंटच्या प्रकरणा संदर्भात बँकेच्या खात्यावर असलेली रक्कम रुपये ७५ ९ ४७७.६६ निर्लेखित केलेली 
आहे . याबाबत ताळमेळ घेऊन आवश्यक त्या नोंदी करणे . 

( ४ ) बँकेने मुंबई डिस्ट्रिक्ट को - ऑप. बँकेत ठेवलेली डिपाजिटची रक्कम रुपये १११०००००.०० रियलाईज्ड करणे. 

( ५ ) दिनांक ३१ जुलै २०१८ अखेरचे बँकेचे ताळेबंद प्रमाणे रोख शिल्लक रक्कम रुपये ८७०३ बँक खाते शिल्लक रक्कम रुपये 
८४२७८३, बँकेने ठेवलेल्या एकूण ठेवी रक्कम रुपये १११००००० या प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये ११९ ५१४८६ इतकी आहे व ठेवीवरील 
येणे व्याज बाकी रुपये ६२९ ०० इतके आहेत . त्याच प्रमाणे बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे भाग भांडवल रुपये ४००० इतके घेतलेले आहे . 
याबाबत कार्यवाही करणे. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


. 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

( ६ ) बँकेचे येणे रक्कम रु . ८०५.३९ ( लाख ) असून त्याबाबत बँकेने कलम १०१ अन्वये १८६ प्रकरणात रु. १९९ ७०६० ९.९९ , कलम 
९ १ अन्वये ५२ प्रकरणात रु . २०७६७८२४.५ ९ , कलम १०५ अन्वये १३२ प्रकरणात रु. २६०७७५७६.४२ या प्रमाणे कार्यवाही केलेली 
असून बडोदा कोर्टात ९ प्रकरणासंदर्भात रक्कम रु . १३५ ९ १६६४.७३ इतक्या रकमेचा दावा प्रलंबित आहे . या सर्व प्रकरणांपैकी बँकेला 
खालीलप्रमाणे वसुली दाखले /न्यायालयाचा निकाल प्राप्त झालेला नाही याबाबतीत कार्यवाही करणे . 


अनुक्रमांक 


कारवाईचा तपशील 


प्रकरणांची संख्या 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


कलम १०१ 


संख्या-०७ 


रक्कम ९ ०२६६०.०० 
रक्कम ३२२२६०१.०० 


२ 


कलम ९ १ 
बडोदा कोर्ट 


३ 


रक्कम १३५ ९ १६६४.७३ 


४ 


कलम १०५ 


संख्या-०८ 
संख्या-० ९ 
संख्या -२४ 
संख्या-०२ 
दावे-०१ 


रक्कम ६८ ९ ७३९५.९ ७ 


५ 


रक्कम २२७८७१.०० 


कलम १३८ 
वि.स.नि. कार्यालय 


६ 


रक्कम २०२६२७.५० 


एकूण 


५१ प्रकरणे 


रुपये २५०४४८२०.९ ५ 


. 


. 


( ७ ) बँकेत सद्या उपलब्ध असलेल्या फर्निचर आणि फिक्चर संदर्भातील माहितीच्या यादी प्रमाणे प्रिमायसेस बुक व्हॅल्यू रुपये ३२८७०४ फर्निचर 
आणि फिक्चर बुक व्हॅल्यु रुपये ५७९ ० आणि कार्यालयीन उपकरणे रुपये ३८०५ या प्रमाणे असून सदरची मालमत्ता रियलाईज्ड करणे. 

( ८ ) बँके विरुद्ध विविध न्यायालयात दावा दाखल केलेल्या खालीलप्रमाणे केसेस मध्ये कार्यवाही करणे . 


बँकेच्या विरोधात दाखल झालेले प्रकरणे 


१. गिरगाव कोर्ट 


धनशेखर चेटीयार विरुद्ध एम.टी.एन.एल. समस्त नागर आणि इतर 


केस नं . 5 /SW/ २००५ . 


२. विभागीय सहनिबंधक ( ६३२ ऑफ २०१३ ) समरजित सिंग नारंग विरुद्ध समस्त नागर आणि इतर 


* जीबीसीबी सीआयडी क्राईम ब्रान्च एफआयआर नं . ५४३/०१ ऑफ ३१ डिसेंबर २००१ मालाड पोलीस स्टेशन येथे कम्प्युटर 

लोन 
संदर्भात 

गुन्हा 

नोंदविण्यात आलेला आहे . 
* एफआयआर नं . ८३ ऑफ १ सप्टेंबर २००१ बँकेने अॅडिशनल चिफ मेट्रोपोलिटीयन मॅजिस्ट्रेट कोर्ट नं . १९, मुंबई येथे व्हेईकल 
लोन संदर्भात दावा दाखल करण्यात आलेला आहे . 


( ९ ) बँकेचे वसुलपात्र कर्ज रु . ८०५.३९ लाख पैकी सुरक्षित कर्जे ( कर्जदार संख्या-२८९ ) रक्कम -७७६८५७५०.२२ इतकी असून 
असुरक्षित कर्जे (कर्जदार संख्या- ९९ ) रक्कम -२८५२९ ३४.३४ इतकी आहेत . त्यासंदर्भातील ठराव बँकेने घेतलेले असून याबाबत कार्यवाही 
करणे . 


( १०) बँकेचे माजी चेअरमन यांना दिलेल्या कर्जाची दिनांक ३१ जुलै २०१८ अखेर येणे बाकी १३५ ९१६६४.७३ याबाबत उचित कार्यवाही 
करणे. 


( ११) बँकेच्या लिस्टमधून फाईल मिळालेल्या नाहीत अशा ३ कर्जदारांच्या प्रकरणी कार्यवाही करणे . 


( १२) अंतिम लेखापरीक्षण अहवालामध्ये उपरोक्त १ ते ११ व्यतिरिक्त दर्शविलेल्या इतर अॅक्शनेबल क्लेम्स बाबत कार्यवाही करणे. 


सदर बाबतच्या तपशिलवार याद्या अवसायक यांचेकडे उपलब्ध असून त्यानुसार कार्यवाही करावी. 


महेंद्र म्हस्के , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३ ), 

मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ३७ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३९ २७/ २०१८-२०१९ / २४०५ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री कृष्ण कमलादेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फायनल प्लॉट 
नं . ४०२, सी.टी.एस. नं . १३६६/ A /२, प्रभुआळी, गडकरी मार्ग, पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी)/ 
३९ २७ / २०१८-२०१९, सन २०१८ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 


" 


आहे . 


पनवेल, 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 
सहायक निबंधक , सहकारी 

संस्था , पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


~ 


. 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी )/ ३९ २८ / २०१८-२०१९ / २४१३ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री कृपा हाऊस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., घर नं . ९९, कोयनावेळे , 
ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ३९ २८ / २०१८-२०१९ , सन २०१८ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल, 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 


वाचा. 


- 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ ( १) पोट कलम ( अ) ( क ) ( २) व ( ४ ) मधील 

तरतुदी . 
( २) चेअरमन / सचिव , रेनबो रँच सॉईल कॉन्झर्वेशन अँड प्लांटेशन को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि ., नारपोली, पनवेल 

यांचेकडील प्राप्त प्रस्ताव दिनांक १४ जून २०१८ . 
( ३ ) मे . ए. व्ही . आरोळकर अँड कंपनी चार्टर्ड अकौंटंट यांचेकडील सन २०१६-२०१८ या कालावधीचा वैधानिक 

लेखापरीक्षण अहवाल . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ अन्वयेदिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ 

रोजी देण्यात आलेला अंतरीम आदेश . 
( ५ ) श्रीम. निता पुगांवकर अवसायक तथा सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१ सह . संस्था यांचेकडील दिनांक २९ सप्टेंबर 

२०१८ रोजीचा अहवाल. 
क्रमांक सनिप / वि -२ /रेनबो /रँच / अवसायन आदेश / २३२६ / सन २०१८.- ज्याअर्थी, रेनबो रेंच सॉईल अँड प्लांटेशन को - ऑपरेटीव्ह 
सोसायटी लि . , नारपोली, ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ नुसार नोंदणीकृत 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल /( ओ)/ ५०६ /१९९ ३-९ ४ , दिनांक १० सप्टेंबर १९९ ३ असा आहे व ती या 
कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते आणि , 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

ज्याअर्थी, संस्थेच्या सभासदांनी तिचे कामकाज सुरळीत सुरू होणे शक्य नसल्याने संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाप्रमाणे 
संस्थेच्या जमिनीची विक्री करण्यात आलेली असून आता संस्थेकडे जमीन शिल्लक नसल्याने संस्था पुढे सुरू ठेवणे शक्य नाही . सबब संस्थेने 
दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत संस्था नोंदणी रद्द करण्यात यावी असा ठराव सर्वानुमते करण्यात आला आहे 


आणि , 


ज्याअर्थी, संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षक यांनी दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीच्या दिनांक २५ मे २०१८ 
अन्वये संस्थेस सादर केलेल्या लेकापरीक्षण अहवालात संस्थेस लेखापरीक्षण वर्ग “ ड ” देण्यात आलेला आहे . व संस्था ज्या उद्देशासाठी 
नोंदणी करण्यात आली ते उद्देश सफल झालेले नाहीत . तसेच संस्थेकडे जमीनही शिल्लक नसल्याने संस्था पुढे चालू ठेवणे आवश्यक आहे 
असे दिसून येत नसल्याने अवसायनात येऊन संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याबाबतचे स्पष्ट अभिप्राय दिलेले आहेत . त्यामुळे सदर संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतुदीनुसार अवसायकाची नियुक्ती का करण्यात येऊ नये याबाबत उपरोक्त संदर्भ 
क्र . ४ नुसार सदर संस्था विसर्जनाचे मध्यंतरीय आदेश पारीत करून मध्यंतरीय आदेशातील आक्षेपाबाबत खुलासा करणेसाठी १ महिन्याची 
मुदत देण्यात आलेली होती. तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधीतांचे 
म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सदर सुनावणीप्रसंगी संस्थेशी संबंधित 
कोणीही उपस्थित झालेले नाही आणि , 

ज्याअर्थी, संस्थेचे नियुक्त अवसायक यांनी उक्त वाचावे क्र . ५ अन्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार त्यांनी संस्थेच्या दप्तरी ताबा 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आलेला आहे . आणि , 

त्याअर्थी, सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम 
आदेश पारीत करण्यात यावेत याबाबत माझी खात्री झाली आहे. आणि 
त्याअर्थी, मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड रेनबो रँच सॉईल कान्झर्वेशन अँड प्लांटेशन को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., नारपोली, 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / जीएनएल( ओ)/ ५०६ / १९९ ३-९ ४, दिनांक १० सप्टेंबर १९९ ३ असलेल्या सहकारी 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत करण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन सदर संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश 
देत आहे. त्याचप्रमाणे कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम. निता पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, यांची 
विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. विसर्जन अधिकारी यांनी तात्काळ संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन 
कामकाज पूर्ण करावे. 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


पनवेल , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी./ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/२३६१ /(टीसी) /३९ २१ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ब्ल्यु हेवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं. २२, हिस्सा 
नं . १( ३) , मौजे पाली देवद, ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ३९ २१/ २०१८-२०१९, सन २०१८ , दिनांक ११ 

ऑक्टोबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) 
अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

" असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


पनवेल , ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ३९ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ २३९ ५ / (टीसी) / ३९ २४ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आई रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . ६३, गट 
नं . १६४, उसी खुर्द , ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३९ २४/ २०१८-२०१९, सन २०१८ , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९( १) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


संस्था " 


पनवेल , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , तालुका 

पनवेल यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २३९ ३ / (टीसी)/ ३९ २३ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सत्य दिप II सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . ११३ ,हिस्सा 
नं . २, गट नं . २४१, नेरे , ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /एचएसजी /(टीसी)/ ३९ २३/ २०१८-२०१९ सन २०१८ , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९( १) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


पनवेल, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पनवेल , ता . 

पनवेल . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका 

पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ २६१८ /( टीसी)/ ४००५/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वलीद हाऊस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फायनल प्लॉट नं . 
५१८ , सब प्लॉट नं . ८ , पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ४००५ / २०१८-२०१९ , 
सन २०१८, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


पनवेल , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पनवेल, ता . पनवेल . 


. 


. 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


- 


क्रमांक आरजीडी ./पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २५ ९८ / (टीसी)/ ४००४ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रकाश निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . १३४/१, 
पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी )/ ४००४ / २०१८-२०१९ , सन २०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ ने 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


पनवेल , 

चेतन चौधरी, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी./ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २५८१ /(टीसी) / / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रकाश निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . १३४/१, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / | २०१८-२०१९, सन २०१८ , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१८ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी./पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २५८७ /(टीसी) / ४००३/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बिल्डींग नं . २, अपटाऊन अॅव्हेन्यु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
सर्व्हे नं . ७४३/२, ३ए, ४ , ५, ८ए, पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ४००३ / २०१८-२०१९, सन 
२०१८ , दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


पनवेल , 


दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

पनवेल, ता . पनवेल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी./ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ २४ ९ ३/( टीसी)/ ३ ९९ ६ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बालाजी कलश फेज I सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . 
१२१, हिस्सा नं. १ + २ अ, मौजे आदई, ता. पनवेल, जि . रायगड आरजीडी /पीडब्ल्यूएल /जीएनएल /( ओ)/ ३९९ ६/ २०१८-२०१९ , सन २०१८ , दिनांक 
२ ९ ऑक्टोबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९( १) 
अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पनवेल, 

चेतन चौधरी, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी./पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / २४०८ /( ओ)/ ३ ९२९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या., १६३, कोळी गल्ली , 
न्हावा, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल /जीएनएल / ( ओ)/ ३९ २९ / २०१८-२०१९, सन २०१८ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ ने 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर सर्वसाधारण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


~ 


पनवेल , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी./पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / २५१८/( टीसी)/ ३ ९९ ७/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सरस्वती अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी.टी.एस. नं . १४३४ 
बी, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/( टीसी )/ ३ ९९ ७ / २०१८-२०१९, सन २०१८ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ 
ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


. 


“ 


" 


पनवेल, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . 

पनवेल. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


. 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ २४५२/(टीसी)/ ३९ ३० / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मालती रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . ४४ , मिडलक्लास 
को - ऑप . हाऊसिंग सोसायटी, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) /३९ ३० / २०१८-२०१९ , सन २०१८, दिनांक २४ 
ऑक्टोबर २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) 
अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


संस्था " 


पनवेल , 


. 


चेतन चौधरी, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल, ता . पनवेल . 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/ संस्था नोंदणी/ २०१८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , दुधगंगा सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था 
मर्या., जांभवडे, तालुका कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. / के.डी.एल./ ओ.जी.आर. / ओ./ ४८२ / सन २०१८ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे . 


. 


“ 


" 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दाजी शंकर खताळ , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१ / टे.सी . ४ / सन २०१८ / SRANCO /OW/ २१८४६.– सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र रॉयल पॅलेस सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ३३८ , सर्वे नं . ४६८ , हिस्सा नं . १ (पार्ट ) व्हिलेज मालाड , राजनपाडा, मालाड (पश्चिम) , 
मुंबई ४०० ०६४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यू.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी. / टी.सी. / १२९ ४७/ सन २०१८, दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे “ वर्गीकरण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यांत आले आहे. 


१ 


मुंबई , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ४३ 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टीसी) /१३४७१/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , स्कायव्हिस्टास् 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अ आणि ब-विंग, सी.टी.एस. नं . १९ ५ ( पार्ट ), सर्व्हे नं . १०६ ( अ) ( पार्ट ), जयप्रकाश रोड, डी . एन . 
नगर , अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) 
यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
आदेश 


. 


क्रमांक सनिप / वि -२/ श्री शिवशाही कृपा सेवा/ नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ /२४८७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये श्री शिवशाही कृपा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मुर्बी, पो. खारघर, ता. पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ ५२६ / सन २००२, दिनांक १६ ऑक्टोबर २००२ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, 
आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून श्री शिवशाही 
कृपा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मुर्बी, पो. खारघर, ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
आदेश 


रायगड 


क्रमांक सनिप/ वि -२/ गांवदेवी प्र.से./नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल, जि . 
या आदेशान्वये गांवदेवी प्रकल्पग्रस्त महिला नागरी सहकारी संस्था मर्यादित, न्हावा , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल( ओ )/५४१ / सन २००४-०५, दिनांक ६ नोव्हेंबर २००४ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि 
वरील अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून , आदेशान्वये 
गांवदेवी प्रकल्पग्रस्त महिला नागरी सहकारी संस्था मर्यादित, न्हावा, ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


पनवेल , 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


पनवेल. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


. 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप /वि -२ / जनसेवा सेवा / नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड 
या आदेशान्वये जनसेवा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, जीएल ४७२/१ , सेक्टर-४ ई, कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ) / ५२९ / सन २००२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २००२ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, 
आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून जनसेवा 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, जीएल ४७२/१, सेक्टर-४ई, कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात 
राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२/ राजीव प्रेरणा बे.से.सं. /नोंदणी रद्द आदेश / १३०७ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये राजीव प्रेरणा बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , नवीन पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ) / ५६१/ ०५-०६ / सन २००५, दिनांक २२ मार्च २००६ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत 
आहे, आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून 
राजीव प्रेरणा बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, नवीन पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्था संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात 
राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पनवेल , 


दिनांक ३० मे २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप/ वि -२ / श्री शिवशक्ती सेवा/ नोंदणी रद्द आदेश / २४८७ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी , सहायक निबंधक सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये श्री शिवशक्ती सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मुर्बी, पो . खारघर , ता. पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल( ओ)/ ५२८ / सन २००२, दिनांक २३ ऑक्टोबर २००२ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे , आणि 
वरील अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून श्री शिवशक्ती 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मुर्बी, पो . खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पनवेल , 


दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ४५ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप/ वि -२/ श्रीसेवा/ नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २६४५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये श्री सेवा नागरी सहकारी संस्था मर्यादित , कामोठे, ता . पनवेल, जि . रायगड ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ ५३२ / सन २०० ९-१०, दिनांक १६ जून २०० ९ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे , आणि वरील 
अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून श्री सेवा नागरी सहकारी 
संस्था मर्यादित, कामोठे, जि . रायगड ही संस्था संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / जनकल्याण ना . सेवा/ नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २६४६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये जनकल्याण नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, वाजे , ता . पनवेल , जि . रायगड ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ ६०० / सन २०११-१२, दिनांक १ ऑक्टोबर २०११ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे , 
आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून जनकल्याण 
नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, वाजे, ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्था संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२/हिंदुस्थान पत ./नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये हिंदुस्थान सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( आकांक्षा) पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल / आरएसआर(सीआर)/ ५७६/ सन २००८-०९ , दिनांक ५ ऑगस्ट २००९ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, 

आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून , आदेशांन्वये 
हिंदुस्थान सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( आकांक्षा), पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद 
होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 


दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल . 


. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ /शिवप्रेरणा अर्बन क्रे ./ नोंदणी रद्द आदेश // सन २०१८ / २४७ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये शिवप्रेरणा अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी मर्यादित , तळोजा , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / आरएसआर(सीआर ) / ५२५ / सन १९९ ५-९ ६, दिनांक १४ मे १९९ ६ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि 
वरील अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून शिवप्रेरणा अर्बन 
को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित, तळोदा, ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


पनवेल , 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२/ जयदुर्गामाता महिला. पत ./नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये जय दुर्गामाता महिला नागरी सहकारी संस्था मर्यादित, बेलपाडा, पो . जासई , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल( ओ) / ५३६ / सन २००४-०५ , दिनांक ९ जुलै २००४ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत 
आहे आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून 
जय दुर्गामाता महिला नागरी सहकारी संस्था मर्यादित, बेलपाडा, पो . जासई, ता. पनवेल, जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात 
राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पनवेल , 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


पनवेल. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२/शिवसिंधु ना . पत / नोंदणी रद्द आदेश/ सन २०१८ / २४७८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल, 
जि . रायगड या आदेशान्वये शिवसिंधु नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( अवसायनात) , शॉप नं . १, निलदर्शन हौसिंग सोसायटी, ब्लॉक नं . 
१४ , सेक्टर -१५ मे, नवीन पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / आरएसआर( सीआर) / ५५२/ सन २००१ 
०२, दिनांक २८ ऑगस्ट २००२ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये 
सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून , शिवसिंधु नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पनवेल. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९ /माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ४७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
आदेश 


- 


क्रमांक सनिप/ वि -२ / श्री स्वामी समर्थ विट /नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल, 
जि . रायगड या आदेशान्वये श्री स्वामी समर्थ विट उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , कल्हे, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/पीआरडी ( आय )/ ५१५ / सन २००६, दिनांक २२ फेब्रुवारी २००६ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द 
करीत आहे, आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून , 
श्री स्वामी समर्थ विट उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, कल्हे, ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात 
राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पनवेल . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२/ लक्ष्मी महिला कामगार / नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये लक्ष्मी महिला कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, कामोठे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल( ओ )/ ५१६ / सन १९९९, दिनांक २८ डिसेंबर १९९९ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि वरील 
अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून लक्ष्मी महिला कामगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, कामोठे , ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


पनवेल. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
आदेश 


~ 


क्रमांक सनिप / वि -२ / मल्हारी मार्तंड बे.सं. /नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८/ २४८ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल, 
जि . रायगड या आदेशान्वये मल्हारी मार्तंड बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , केळवणे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ) / ५४६ / सन २००४-२००५, दिनांक २४ मार्च २००५ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि 
वरील अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून मल्हारी मार्तंड 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , केळवणे , ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पनवेल , 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


पनवेल . 


. 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक सनिप / वि -२ /पाताळगंगा आदि./ नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये पाताळगंगा आदिवासी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ठाकूरवाडी, रसायनी, ता . पनवेल , जि . रायगड 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ) / ५४ ९ / सन २००५-२००६, दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ या संस्थेची नोंदणी वरील 
कारणास्तव रद्द करीत आहे , आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. 
तसेच या आदेशापासून पाताळगंगा आदिवासी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ठाकूरवाडी, रसायनी , ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्थापित 
संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


पनवेल , 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पनवेल . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२/ श्री समर्थ कृपा सेवा/ नोंदणी रद्द आदेश / सन २०१८ / २४८६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल, 
जि . रायगड या आदेशान्वये श्री समर्थ कृपा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मुर्बी, पो. खारघर , ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५२७ / सन २००२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २००२ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि 
वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून श्री समर्थ कृपा 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मुर्बी, पो. खारघर, ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

पनवेल. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई /जिउनि -३ / अवसायन/ रघुवंशी बँक/ नोंदणी रद्द / ४४४४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , महेंद्र म्हस्के , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई असा आदेश देतो की , रघुवंशी 
को - ऑप. बँक लि ., ( अवसायनात ), सी / ४०१, अॅजेलिना को - ऑप. हौ . सो . लि ., ओल्ड पोलिस लेन , विलेपार्ले ( प.), मुंबई ४०० ०५६. 
( यापुढे उल्लेख बँक ) या नोंदणी क्रमांक बीओएम / बीएनके / १४० / १९ ७७, आणि नोंदणी दिनांक २२ डिसेंबर १९ ७७ असलेल्या बँकेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. या नोंदणी रद्द आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँक ही एक व्यक्तीभूत बँक / संस्था असण्याचे बंद होईल . 

तसेच आणखी असाही आदेश देतो की , या आदेशासोबतचे परिशिष्ट-१ मधील मुद्दा क्र . १ ते ७ वर नमूद केलेले अनरियलाइज्ड 
असेटस् आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स रियलाईज्ड करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
८ ९( १७ ) अन्वये कस्टोडियन म्हणून श्री. एल . एस. लष्कर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांची नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी सदर बँकेचे 
नोंदणी रद्द आदेशाच्या दिनांकास असणारे सोबतच्या परिशिष्ट क्र . १ प्रमाणे अनरियलाइज्ड असेटस् आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स 
बाबत सदर बँकेची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर देखील वसूल करणे व संबंधितास अदा करणे किंवा लागू असेल तेथे सरप्लस खात्यात जमा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ४९ 
करण्यांबाबत कार्यवाही करावी तसेच सदर कस्टोडीयन यांना बँकेविरूद्ध असणारे दावे किंवा बँकेने दाखल केलेले दावे ( असल्यास ) पूर्ववत 
बँकेच्या वतीने विविध न्यायालयात अथवा प्राधिकरणामध्ये चालविणेसाठी त्याचबरोबर संबंधित न्यायालयात अथवा प्राधिकरणामध्ये फिर्याद 
देणे / बचावात्मक बाजू मांडणे / आवश्यक ती कागदपत्रे म्हणणे/ प्रतिज्ञापत्र सादर करणे त्याच बरोबर संबंधीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
कार्यवाही करणे यासाठी सदर बँकेच्या वतीने सदर बँकेची नोंदणी झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यांसाठी प्राधिकृत करण्यात येत असून कस्टोडियन 
यांनी याबाबतीत आवश्यकती कार्यवाही करावी. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० चे नियम ८९ (१७) मधील तरतुदीनुसार अॅक्शनेबल क्लेम्स रियलाईज करण्यासाठी येणारा 
खर्च सरप्लस मधून भागविण्यात यावा व त्यासाठी या कार्यालयाची वेळोवेळी मंजूरी घेण्यात यावी. 

या कार्यालयाचे रघुवंशी को - ऑप. बँक लि ., ( अवसायनात) या बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये नोंदणी रद्द आदेश जा . क्र . मुंबई/जिउनि-३ / अवसायन / रघुवंशी बँक / नोंदणी रद्द/ ४४४४ / २०१८, दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ सोबतचे] 

परिशिष्ट -१ 
बँकेचे अंतिम लेखापरिक्षण अहवालानुसार व त्यासोबतचे लेखापरिक्षण ताळेबंदानुसार बँकेचे मालमत्ता व दावा योग्य हक्क ( अनरियलाइज्ड 
असेटस् आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स ) याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे 

१. सभासद भाग भांडवल देणे रु . १२१२५८२५ / 
२. सभासद ठेवी देणे रु . १३३६६७७६.१७ 
३. डिआयसीजीसी क्लेम देणे बाकी रु. १२०५५९८५१.९ २ 
४. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . या बँकेतील खाते नं . २८ मधील शिल्लक रु. १४ ९९.७९ रियलाईज्ड करणे. 
५. अल्प मुदत व इतर कर्ज थकबाकी येणे- रु . ९ २२०३०८.७६ बाबत निर्लेखन अथवा यथायोग्य कारवाई करणे . 
६. क्लेम येणे रु . ५३५००००० / 

७. कलम ८८ अन्वये रक्कम रु. ५.४० ही होम ट्रेड गुंतवणूकीबाबतची चार संचालकांवर जबाबदारी निश्चित केलेली रक्कम 
वसुलीबाबत कारवाई करणे . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


- 


महेंद्र म्हस्के , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (३ ) , 

मुंबई . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (३ ), मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई / जिउनि-३/ अवसायन / चेतना बँक/ नोंदणी रद्द / ४४४१ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , महेंद्र म्हस्के , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई असा आदेश देतो की , दि चेतना 
सहकारी बँक लि ., ( अवसायनात ), बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ या नोंदणी क्रमांक बीओएम / बीएमके / १३१/ सन १९ ७३ , आणि नोंदणी दिनांक 
१० डिसेंबर १९ ७३ असलेल्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या नोंदणी रद्द आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँक ही एक व्यक्तीभूत 
बँक / संस्था असण्याचे बंद होईल . 

तसेच आणखी असाही आदेश देतो की , या आदेशासोबतचे परिशिष्ट -१ मधील मुद्दा क्र . १ ते १० वर नमूद केलेले अनरियलाइज्ड 
असेटस् आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स रियलाईज्ड करण्यांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
८ ९(१७ ) अन्वये कस्टोडियन म्हणून श्री . सुनिल हिरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पूर्व विभाग, मुंबई यांची नियुक्ती करीत आहे. 
त्यांनी सदर बँकेचे नोंदणी रद्द आदेशाच्या दिनांकास असणारे सोबतच्या परिशिष्ट क्र . १ प्रमाणे अनरियलाइज्ड असेटस आणि अनरियलाइज्ड 
अॅक्शेनेबल क्लेम्स बाबत सदर बँकेची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर देखील 

वसूल करणे व संबंधितास अदा करणे किंवा 

लागू 

असेल तेथे सरप्लस 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


. 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाही करावी तसेच सदर कस्टोडीयन यांना बँकेविरूद्ध असणारे दावे किंवा बँकेने दाखल केलेले दावे पूर्ववत 
बँकेच्या वतीने विविध न्यायालयात चालविणेसाठी त्याचबरोबर संबंधित न्यायालयात फिर्याद देणे/ बचावात्मक बाजू मांडणे / आवश्यक ती कागदपत्रे 
म्हणणे / प्रतिज्ञापत्र सादर करणे त्याच बरोबर संबंधीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे यासाठी सदर बँकेच्या वतीने सदर बँकेची 
नोंदणी झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत असून कस्टोडियन यांनी याबाबतीत आवश्यकती कार्यवाही करावी. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


महेंद्र म्हस्के, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३ ) , 

मुंबई . 
या कार्यालयाचे चेतना सहकारी बँक लि ., बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ( अवसायनात ) या बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द आदेश जा . क्र . मुंबई/जिउनि -३/ अवसायन/ चेतना बँक / नोंदणी रद्द/ ४४४१/ २०१८, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ सोबतचे 


२ 

३ 


५ 


परिशिष्ट -१ 
बँकेचे मालमत्ता व दावा योग्य हक्क ( अनरियलाइज्ड असेटस आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स ) तसेच बँकेविरूद्ध अथवा 
बँकेने विविध न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यांची यादी. 

१. सदर बँकेचे एक लाखाहून अधिक ठेव असणाऱ्या ठेवीदीरांची देणे बाकी असलेली ठेव रक्कम : 
अनुक्रमांक ठेव देणाऱ्या संस्थेचे/ मंडळाचे नांव 

रक्कम रुपये लाखात 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ सिफेअर वेल्फर फंड सोसायटी 

३४ ९ .०० 
नॅशनल युनियन ऑफ सिफेअर ऑफ इंडिया 

३ ९ ७.०० 
पंजाब अॅन्ड सिंध बँक 

२६३.०० 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे 

२५३.०० 
महाराष्ट्र पोलुशन कन्ट्रोल बोर्ड 

२२५.०० 
सेंट्रल रेल्वेएम्प्लॉ. को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि . 

१८५.०० 
७ बॉम्बे इलेक्ट्रीक सप्लायर्स अँड ट्रान्सपोर्ट 

१५०.०० 
सेक्युरिटी गार्डबोर्ड फॉर बॉम्बे , ठाणे डिस्ट्रीक्ट 

९ ६.०० 
९ बॉम्बे व्हिजीटेबल मार्केटअन प्रोटेक्टेड लेबर बोर्ड 

५८.६४ 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ 

६५.०० 
११ युनायटेड वेस्टर्न बँक लि . 

४८.४६ 
१२ बॉम्बे डायसन ट्रस्ट असो. प्रा . लि . 

४५.९ ५ 
१३ लोनावळा अॅन्ड खंडाला पारसी झारथोरटी धोकमा 

२८.०० 
१४ कॉटन मार्केट लेबर बोर्ड मुंबई 

२८.०० 
१५ मेटर अॅन्ड पेपर मार्केट अॅन्ड शॉप माथाडी लेबर बोर्ड 

२०.५० 
१६ अंकुर को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . 

२५.०० 
१७ बॉम्बे सन लॉव्हीस वेल्फेर सोसायटी 

२५.०० 


६ 


८ 


१० 


१८ 


१४.२० 


खोका मेकींग अॅन्ड टिंबर मार्केट लेबर बोर्ड 
डहाणू 

रोड जनता को - ऑप . बँक लि . 


१५.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ५१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१३.०० 


९ .८७ 


२ ९ .०० 


९ .०० 


२० कॅन्सर पेशन्ट एड सोसायटी 
२१ 

महाराष्ट्र हौसींग एरीया डेव्हलपमेंट बांद्रा 
२२ 

श्री सिद्धी विनायक सहकारी हौसींग सोसायटी 
२३ मॅन्युअल गोनसालवा ट्रस्ट 
२४ 

शहा अॅन्ड नहार . सह . सोसायटी 
२५ अशांकुर होली फॅमिली 

एकूण 
२. बँके विरूद्ध विविध न्यायालयात थकबाकीदारांनी दाखल केलेल्या दाव्यांची यादी 


४.०० 


७.२१ 


२३६५.१० 


. 


७.०० 


४ 


را 


इतर स्टोर 


६ 


८ 


अनुक्रमांक तक्रार / दावा दाखल करणाऱ्यांचे नाव 

न्यायालयाचे नांव 

रक्कम लाखात 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ दि फॅमिली प्लॅनींग अॅन्ड मेडीकल मदत ट्रस्ट 

बॉम्बे शेरीफ 
२ 

दि फॅमिली प्लॅनींग अॅन्ड मेडीकल मदत ट्रस्ट स्टेट कन्झ्युमर्स डिस्पुट कमिशन ५.०० 
३ महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ लि . 

सहकार न्यायालय क्र . २, मुंबई ६५.०० 
पंजाब व सिंध बँक लि . 

मेट्रोपोलीटियन कोर्ट , गिरगांव 

२६३.०० 
लोणावळा अँड खंडाळा पारसी दुख्मा फंड ३३ वे मेट्रोपोलीयन कोर्ट 

२८.०० 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि . 

सह . न्यायालय 

७३.५० 
डहाणू रोड जनता. सह . बँक लि . 

सह . न्यायालय 

१ ९ .८० 
बी.एस.इ.एस. लिमिटेड 

उच्च न्यायालय , मुंबई 

१६.०० 
९ बॉम्बे व्हिजीटेबल मार्केट वर्कस लेबर बोर्ड 

उच्च न्यायालय , मुंबई 

८४.५३ 
एकूण 

६५१.८३ 
३. बँकेने DICGC कडून घेतलेल्या ठेवी व परत करावयाच्या रकमेचा तपशील : 
अनुक्रमांक तपशील 

रक्कम रुपये लाखात 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
बँक अवसायनात गेल्यानंतर १ लाखाच्या आतील ठेवी 

८६४.३० 
करण्यांसाठी DICGC कडून मिळालेले अर्थसहाय्य तथा 

DICGC मंजूर केलेला क्लेम 
२ रुपये १ लाखाच्या ठेवीदारांना वाटप केलेल्या ठेवी 

८५६.३४ 
DICGC ला परत केलेली अनक्लेम्ड ( Unclaimed ) रक्कम 

७.४७ 
DICGC ला वसुलीतून परत केलेली रक्कम 

निरंक 
DICGC ला परत करावयाची रक्कम 

८५६.३४ 
४. ठाणे महानगर पालिकेचेदिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रानुसार त्यांनी सन १९९१-९ २ या कालावधीमध्ये बँकेत विविध मुदत 
ठेवीमध्ये गुंतविलेल्या रकमा संबंधीत महानगर पालिकेस अदा करणे . 
५. बँकेची कर्जदारांकडून वसूल करावयाची येणे बाकी व थकबाकी रक्कम रु. लाखात : 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर असलेली एकूण येणेबाकी 

४१३.०६ 
( vi ) दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर असलेल्या येणेबाकी पैकी थकित रक्कम १४०.० ९ 
( vii) एकूण कर्जदारांपैकी सुरक्षित कर्जे ( कर्जदार संख्या-२५ ) 

२३६५.१० 
( viii ) एकूण कर्जदारांपैकी असुरक्षित कर्ज ( कर्जदार संख्या-४६ ) 

१५३५.७० 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ अ 


१ 


३ 


४ 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 


ब 


दाव्यांची संख्या 


बँकेकडील प्रलंबित न्यायालयीन 

प्रकरणांबाबतचा तपशील 


दाव्यातील रक्कम 
( रुपये लाखात ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


(i ) 


सहकार न्यायालय 


३ 


१५८.३ 


दिवाणी न्यायालय 


(iii ) 


मा . उच्च न्यायालय 


२ 


१००.५३ 


(iv ) 


ग्राहक न्यायालय 


१ 


५ 


( v ) 


इतर 


no 


२७५ 


६. सदर बँकेचे संदर्भात कलम ८३ व ८८ अन्वये केलेल्या वैधानिक कार्यवाहीबाबत . 

संचालक मंडळाकडून ७ कोटी ६७ लाखाच्या वसुलीसाठी कायदा कलम १०५ मधील तरतुदींनुसार व कायदा कलम ८८ अन्वये 
कारवाई करण्यासाठी या कार्यालयास प्रस्ताव सादर केला आहे. मा . नोंदणी अधिकारी यांनी निवृत्त विभागीय सहनिबंधक, श्री . डी . बी . तांबट 
यांची कलम ८८ अन्वये प्राधिकृत चौकशी ऑफीसर म्हणून नेमणूक केली होती . चौकशी अधिकारी यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांची ( बोर्ड ऑफ 
डायरेक्टर्स ) जबाबदारीही त्यांच्या चौकशी अहवालाद्वारे निश्चित केली. परंतु त्याबाबतीत पीडीत व्यक्तींनी ( Aggrieved Persons) महाराष्ट्र 
शासनामार्फत स्थगिती मिळवली आहे असे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे, याबाबत खातरजमा व कार्यवाही करणे. 

संचालक मंडळ / कर्मचारी यांचे विरुद्ध ८३, ८८ अन्वये चौकशी चेतना सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या अफरातफरीमध्ये शासकीय 
लेखापरीक्षक यांनी ( श्री . आर. एस . कुलकर्णी, सेवानिवृत्त ) यांनी दाखल केलेल्या ५ फौजदारी गुन्ह्यामध्ये तसेच गुन्हा अन्वेषण खात्याने दाखल 
केलेल्या गुन्ह्यामध्ये एकूण रु. ५७,७६,८५० व रु . १.०२,४२,८८३ इतक्या रक्कमेचा समावेश आहे. सदर प्रकरणी गुन्हा नोंदलेले असून 
संबंधीतांवर चार्जशीट होऊन किल्ला कोर्टात सुनावणी चालू असल्याने सदरची रक्कम वसुलीबाबत पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही 
याबाबत कार्यवाही करणे. 

७. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर असलेल्या बँकेच्या ठेवी व इतर देणे अदा करणे 


अनुक्रमांक 


तपशील 


रक्कम रुपये लाखात 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


रु . १ लाखापर्यंतच्या ठेवी 


८६४.३ 


२ 


रु . १ लाखाच्या वरील ठेवी 


२३६५.१०० 


३ 


DICGC ला परत करावयाची क्लेमची रक्कम 


८५६.३४ 


८. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर सदर बँकेचे ७१ ऋणको यांचे कडून मुद्दल येणे रक्कम रुपये ४१३.०६ लाख इतकी वसुलीपात्र 
कर्ज व इतर रकमा आहेत . 

९. चेतना को - ऑप. बँक लि . बांद्रा पूर्व येथे भूतपूर्व जागतिक बँक प्रकल्पाचे दिनांक २३ एप्रिल १९९ २ रोजी रुपये १०८७१७६ एवढ्या 
रकमेची गुंतवणूक केलेली होती . सदर बँक लिक्वीडेशनमध्ये गेल्यानंतर त्यांचेमार्फत सदर गुंतवणूकीपैकी रु. १००००० फक्त 
दिनांक ९ सप्टेंबर १ ९९ ८ रोजी परत मिळाले . उर्वरीत रक्कम रुपये ९८७१७६ अद्यापपर्यंत अनेकवेळा पत्रव्यवहार करून परत मिळालेली 
नाही , याबाबत कार्यवाही करणे. 

१०. बँकेकडे असलेल्या बँकेच्या स्वमालकीची गोविंद टॉवर्स अपार्टमेंट प्लॉट नं . ३४१, खेरवाडी रोड, बांद्रा पूर्व, मुंबई ४०० ०५१ 
येथील एकूण बिल्टप एरिया २६६८ सक्वे. फुट असलेली जागा याबाबत कार्यवाही करणे . 


महेंद्र म्हस्के , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३ ), 

मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ५३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३ ), मुंबई यांजकडून 

आदेश 


~ 


क्रमांक मुंबई/जिउनि -३ / अवसायन / दि वेस्टर्न बँक / नोंदणी रद्द / ४४४२ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी, महेंद्र म्हस्के, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई, असा आदेश देतो की , दि वेस्टर्न 
को - ऑप. बँक लि ., ( अवसायनात ), अंधेरी-कुर्ला रोड , मरोळ नाका, के / पूर्व विभाग , मुंबई ( यापुढे उल्लेख बँक ), या नोंदणी क्रमांक ३१ / 
बीएनके / १० / २०१/ सन १९९८ , आणि नोंदणी दिनांक ८ जुलै १९९ ८ असलेल्या बँकेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या नोंदणी रद्द आदेशाच्या 
दिनांकापासून सदर बँक ही एक व्यक्तीभूत बँक / संस्था असण्याचे बंद होईल. 

तसेच आणखी असा ही आदेश देतो की , या आदेशा सोबतचे परिशिष्ट-१ मधील मुद्दा क्र . १ ते ७ वर नमूद केलेले अनरियलाइज्ड 
असेटस् आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स रियलाईज्ड करण्यांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
८ ९(१७) अन्वये कस्टोडियन म्हणून श्री. पी . बी. सातपुते , उप निबंधक , सहकारी संस्था, के/ पूर्व विभाग मुंबई यांची नियुक्ती करीत आहे. 
त्यांनी सदर बँकेची नोंदणी रद्द आदेशाच्या दिनांकास असणारे सोबतच्या परिशिष्ट क्रमांक १ प्रमाणे अनरियलाइज्ड असेटस् आणि अनरियलाइज्ड 
अॅक्शेनेबल क्लेम्स बाबत सदर बँकेची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर देखील वसूल करणे व संबंधितास अदा करणे किंवा लागू असेल तेथे सरप्लस 
खात्यात जमा करण्यांबाबत कार्यवाही करावी तसेच सदर कस्टोडीयन यांना बँकेविरूद्ध असणारे दावे किंवा बँकेने दाखल केलेले दावे पूर्ववत 
बँकेच्या वतीने विविध न्यायालयात अथवा प्राधिकरणामध्ये चालविणेसाठी त्याचबरोबर संबंधित न्यायालयात अथवा प्राधिकरणामध्ये फिर्याद 
देणे/ बचावात्मक बाजू मांडणे / आवश्यक ती कागदपत्रे म्हणणे/ प्रतिज्ञापत्र सादर करणे त्याचबरोबर संबंधीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही 

रणे यासाठी सदर बँकेच्या वतीने सदर बँकेची नोंदणी झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत असून कस्टोडियन यांनी 
याबाबतीत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० चे नियम ८९ (१७ ) मधील तरतुदीनुसार अॅक्शनेबल क्लेम्स रियलाईज करण्यासाठी येणारा 
खर्च सरप्लसमधून भागविण्यात यावा व त्यासाठी या कार्यालयाची वेळोवेळी मंजूरी घेण्यात यावी . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ४ डिसेंबर, २०१८ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला असे. 


महेंद्र म्हस्के , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था ( ३) , 

मुंबई. 
[ या कार्यालयाचे दि वेस्टर्न को - ऑप. बँक लि ., ( अवसायनात ) या बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये नोंदणी रद्द आदेश जा . क्र . मुंबई/जिउनि -३ / अवसायन / दि वेस्टर्न बँक / नोंदणी रद्द / ४४४२ / २०१८ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ सोबतचे 

परिशिष्ट -१ 
बँकेचे मालमत्ता व दावा योग्य हक्क ( अनरियलाइज्ड असेटस् आणि अनरियलाइज्ड अॅक्शेनेबल क्लेम्स ) तसेच बँकेविरूद्ध अथवा 
बँकेने विविध न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यांची यादी . 

( १) सभासदांची ठेवी देणे रक्कम रु. १०६९ १४०५२.०८ इतकी असून ठेवीदारांची यादी अवसायक यांचेकडे उपलब्ध नाही. 
( २) डीआयसीजीसी क्लेम देणे बाकी रक्कम रु . ४३३४६२६३.१४ इतकी आहे. 
( ३) बँक पासबुकाप्रमाणे बँकेतील शिल्लक रक्कम रु . १५१२१७.०६ इतकी आहे . 
( ४ ) बँकेतील गुंतवणूक रक्कम रु. १३००००० / - इतकी असून सदर ठेव पावत्या अवसायक यांचे ताब्यात आहेत . 
( ५ ) सभासदांकडून येणे कर्ज रक्कम रु. ७३५४७२२.१५ इतकी असून अवसायक यांचेकडून कर्जदार यादी उपलब्ध नाही. 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ८ ब अन्वये जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ( ३), मुंबई यांचेकडील 

दिनांक १८ जानेवारी, २०१६ रोजीचे वसुली प्रमाणपत्रानुसार संबंधित २१ अपचारी यांचेकडून वसुल करावयाची शिल्लक राहिलेली 

वसुलपात्र रक्कम रु . १८७४७४६०४ / 
( ७ ) प्रसार भारतीने ( दुरदर्शन ) बँकेविरूद्ध मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेला समरी सुट ८८/२००२ नुसार बँक गॅरंटीची रक्कम 
रू . १२३०००००० / - ( सदर रकमेचा बँकेच्या आर्थिक पत्रकामध्ये उल्लेख नाही. ). 

महेंद्र म्हस्के , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३ ) , 

मुंबई. 


. 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक उपनि . / कल्याण / बी -१ / कलम २१ / कहोक ग्रा / नोंदणी रद्द / २५५ ९ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , योगेश रं. देसाई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण, जि . ठाणे, कल्याण 
सेंट्रल को - ऑप . होलसेल कन्झुमर्स स्टोअर्स लि ., कल्याण , ता . कल्याण , जि . ठाणे नोंदणी क्रमांक टिएनए/ सीओएन /१०६ /१९ ६३, दिनांक 
९ ऑक्टोबर, १९ ६३ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. तसेच सदर संस्थेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी- देणी व लक्षात न 
येण्यासारखी दाव्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील नियम , १९ ६१ चे नियम ८९ (१७ ) 
मधील तरतुदीनुसार श्री . योगेश रं. देसाई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण , जि . ठाणे यांची शासकीय अभिहस्तांकिती 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


. 


कल्याण , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१८ . 


. 


योगेश रं. देसाई, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका, कल्याण . 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनिर./ प्रशासन / कलम २१ / खेड अर्बन को - ऑप . बँक / नों . रद्द / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , बकुळा माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी , 
खेड अर्बन को - ऑप. बँक लि., खेड , ता . खेड, जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक ७३४३, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९ ३५ या बँकेची नोंदणी या 
आदेशाने रद्द करीत आहे. त्याचप्रमाणे सदर बँकेची, आदेशात नमूद येणी / देणी तसेच इतर सर्व येणी / देणी तसेच लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / 
येणी- देणी व लक्षात न येण्यासारखी दाव्याबाबतची कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम ८ ९(१७ ) मधील तरतुदीनुसार श्री. व्ही. पी . शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चिपळूण, ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी 
यांची शासकीय रिसिव्हर / कस्टोडियन म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

हा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


माळी, 


बकुळा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- नॉर्थ विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / उपनि / आर-नॉर्थ विभाग / जय आनंद / २९ ८१/ २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , संभाजी निकम , उप निबंधक , आर-नॉर्थविभाग , मुंबई, जय आनंद को - ऑप. हौसिंग सो . लि . , फायनल 
प्लॉट नं . १०५, टीपीएस नं . ३, जांभळी लेन , बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ० ९२, नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी / ३४ ९९ / १९८८-८९, दिनांक 
१४ सप्टेंबर, १९ ८८ ने पंजीकृत करण्यात आलेली मूळ गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी वर नमूद केलेल्या कारणास्तव रद्द करीत आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


सं . वि . निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

आर -नॉर्थ विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ५५ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/ डीपीआय / पीआरडी/ ( आय) / ३८२/ सन २०१८-१९ / ४०४ / सन १८. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . रविंद्र धोंडू 
नाचरे , मुख्य प्रवर्तक , श्री गणेश औद्योगिक सह. संस्था मर्यादित , तेलेश्वरनगर , पो . बुरोंडी, ता . दापोली , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था आहे . 


. 


“ 


" 


दापोली, 

रो . का . बांगर , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

दापोली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ / ११६०७/ २०१८-२०१९ / २०१८.– उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , गंधर्व सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , शाहीर अण्णाभाऊ साठे नगर , आर . सी . मार्ग , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


मुंबई , 

स्नेहा जोशी , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ/ ११६०६/ २०१८-२०१९ / २०१८. – उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , प्रेरणा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, लाल डोंगर, पुनम पेट्रोल पंपाच्या मागे , डॉ . आंबेडकर चौक , एस . 

डी . 
रोड, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम 
९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 


~ 


. 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम /एचएसजी /टीसी/ ११०५२ / २०१८-२०१९/ २१४७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , सीता सदन को - ऑप. हौ . सो . लि ., सी.टी.एस. क्र . १६३०, १६३०/१ ते ५ , सांडुवाडी, ७ वा रोड, चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सह भागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई , 

स्नेहा जोशी , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- एम / एचएसजी/टीसी /११०५३/ २०५०/ २०१८-२०१९.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , शिवशक्ती एम . एस. बिल्डींग नं. २६ को - ऑप. हौ. सो. लि . , एम. एस. बिल्डिंग नं . २६ , सीटीएस नं . २७ 
अ- पार्ट , चेंबूर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) 
यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

स्नेहा जोशी , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ-१ / २३ ९०२ / सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र अश्वा हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. 
नं . ६५२- ए ( पार्ट ), ६५२-ए/ ३५ ते ५४ , नाईकवाडी, मुलुंड ( प.), मुंबई ४०० ०८० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टि.सी./१२९ ४८ / सन २०१८ , 
दिनांक १५ डिसेंबर , २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १५ डिसेंबर, २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सह निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ५७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी यांजकडून 
अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिर / प्रशा -१ /मे . पुजा सह.गृ.संस्था/ अवसायन अंती. आदेश / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा २०१३ ) 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१) क अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, एस. डी . तोडणकर , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी असा आदेश देत आहे की , मे. पूजा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., एम.आय.डी.सी. रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी या 
संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्था अवसायनात काढणेचे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा 
२०१३) अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३( १) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री . यु. डी . भोवड, सहायक सह . अधि . अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


. 


रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अंतरिम आदेश 


क्रमांक सनिर/ प्रशा-१/ मे. पुजा सह . गृह. एमआयडीसी / अंतरीम आदेश / सन २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा २०१३ ) 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ (१) क अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, एस. डी. तोडणकर , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी असा आदेश देत आहे की , मे . पूजा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., एम.आय.डी.सी. रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी या 
संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्था अवसायनात काढणेचे अंतरिम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा 
२०१३) अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०३(१ ) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री . यु. डी . भोवड, अधिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

तसेच असाही आदेश देत आहे की , अंतरिम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य, सभासद यांना आपले लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा / 
म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झालेचे तारखेपासून ६० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात या कार्यालयास सादर करावयाचे 
आहे अथवा समक्ष उपस्थित राहून दप्तर व पुराव्यासह आपला खुलासा व म्हणणे सादर करावे. आपला खुलासा/ लेखी म्हणणे मुदतीच्या 
आत सादर न केल्यास वा सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करणेत 
येईल. 

सदरचा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


रत्नागिरी, 


. 


एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /टी.सी. / २०१८-२०१९ / ३ ९ ८४ / सन २०१८ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , बाळाजी अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , गुंडगे, स . नं . ११, हिस्सा नं . ३ आणि 
४ , १/ सी , प्लॉट नं . ३/४, मौजे गुंडगे, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


. 


कर्जत , 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत , जि . रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ८ 


. 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / टी.सी. / २०१८-२०१९ / ३ ९ ७९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वृंदावन व्हॅली कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , नेरळ सर्वे जुना सर्व्हे नं . १७१ / 
२ , १७२/२, नवीन स.नं. ४९ ४, प्लॉट नं . १३, १४, १५, १६ एकूण क्षेत्र ४७ ९१ चौ.मी. नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड. ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ पीएनएल / ( ओ.) / २०१८-२०१९ / ६८५ / सन २०१८.– सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सम्यक सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , ता . कर्जत, जिल्हा रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था " उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यांत आले आहे. 


“ 


कर्जत , 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी/ टी.सी./ ३९ ८० / २०१८-२०१९ / ७२६ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चंदन अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत, कर्जत , सर्व्हे नं .२ / ३ भुखंड क्रमांक 
१, क्षेत्र ४१४.५५ चौ.मी. ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम , १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यांत आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


कर्जत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ५ ९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी/ टी.सी. / ३९ ८१ / २०१८-२०१९ / ७३४ / सन २०१८. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , वृंदावन गार्डन कॉम्प्लेक्स ट्युलीप अ व बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
स्वप्ननगरीजवळ -मुद्रे-कर्जत , सर्व्हे नं . १८ , हिस्सा नं . १+ २८+ २ सी मुद्रेखुर्द कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी /एचएसजी/टी.सी./ ३ ९ ७८ / २०१८-२०१९/ ६४४ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , अनुसया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित कर्जत , सर्वे नं. १६५, १६६/१ ते 
१६६/३, मौजे कर्जत , ता. कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम , १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 


. 


" 


कर्जत , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


~ 


. 


क्रमांक मुंबई/ एम- वि / बी-१/ २०२४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, बॉम्बे रिफायनरी असो एम्प्लॉईज 
को - ऑप. कंझ्युमर्स सो . लि ., माहूल रोड, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम /सीओएन / डब्ल्यूएम /सीओएन / १०१ / 
१९ ६२, दिनांक १६ मार्च १९ ६२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद 
होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ८ अ 


. 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी-१ / २०२५ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, जरांडेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, ४/१८, साईकृपा पेस्तम सागर, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८ ९, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर /सीआर /९ ४० /१९ ८४ , 
दिनांक १८ एप्रिल १९८४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम - वि / बी -१ / २०२६ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, शिवसाई को - ऑप. क्रे . सो . 
लि ., अयोध्यानगर प्रियदर्शनी सोसा. अ-९० , वाशीनाका, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर/ सीआर/ 
९ २६२/ २००४ , या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम- वि / बी-१/ २०२७/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, चेंबूर कचरापट्टी को - ऑप . 
क्रे.सो.लि., चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्रमांक ४२८० / १९ २०, दिनांक १४ मार्च १९ २० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून 
सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ६१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


~ 


क्रमांक मुंबई / एम- वि / बी -१/ २०२८ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, जिवनदिप नागरी को - ऑप. क्रे . 
सो . लि ., राजाराम नगर, चेंबूर नाका , आर.सी.मार्ग, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर/ सीआर/ ९ ४४ / 
१९८५-८६, दिनांक ३१ मे १९ ८५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम - वि / बी -१ / २०२९ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, कुवरजी देवशी एम्प्लॉईज को 
ऑप . क्रे . सो. लि., गोवंडी स्टेशनजवळ , देवनार, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८८, नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर/ ७०८ /१९ ७५ , 
दिनांक १२ जून १९ ७५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी-१ / २०३० / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, कोसंगॅस कंपनी परमनंट एम्प्लॉईज 
को - ऑप . के . सो . लि ., बीपीटी रोड, माहूल, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर / २५ ९ /१९ ६५ , या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


. 


" 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, 

एम -विभाग, मुंबई. 


. 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१/ २०३१/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, कोसल मेटल प्रॉडक्टस प्रा . 
लि ., परमनंट एम्प्लॉईज को - ऑप . क्रे . सो . लि ., बीपीटी रोड , माहूल , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४, नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर/ २६० / 
१ ९६५, दिनांक १३ जुलै १९ ६५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद 
होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम - वि / बी -१ / २०३२ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, दि . कॉसमॉस इंडिया रबर वर्क्स 
एम्प्लॉईज को - ऑप . के . सो. लि ., डॉ . सी . जी . गिडवाणी रोड, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४, नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर / ५०४ / 

दिनांक १६ डिसेंबर १ ९ ७० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


१ ९ ७० , 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम - वि / बी -१ / २०३३ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी, स्नेहा जोशी , उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम - विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, भारत कंटेनर्स एम्प्लॉईज 
को - ऑप. के . सो . लि ., ओल्ड बीपीटी रोड , एलयु गडकरी खाण, आणिक , चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४, नोंदणी क्रमांक बीओएम/ आरएसआर / 
एम / १७५३ /१९ ८२, दिनांक ११ नोव्हेंबर १९ ८२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था 
असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ६३ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम -वि / बी-१ / २०३४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, ट्रायशुअर एम्प्लॉईज को - ऑप. 
क्रे . सो . लि ., मे. ट्रायशुअर इंडीया लि ., एल . यु. गडकरी रोड , चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / बीएनके / ७३३ , 
दिनांक ९ डिसेंबर १९ ७५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१/ २०३५ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, सी - लॉर्ड कंटेनर्स एम्प्लॉईज 
को - ऑप. के . सो . लि ., आंबा पाडा, माहूल गाव, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर / सीआर / ९ ४७ / 
१ ९ ८६, दिनांक २९ जानेवारी १९ ८६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम- वि / बी-१/ २०३६ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, त्रिशुल एम्प्लॉईज को - ऑप. 
क्रे.सो. लि ., बीपीटी रोड , माहूल , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर /सीआर / ७४ , दिनांक १५ मार्च 
१ ९ ७४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एम -विभाग, मुंबई. 


. 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम- वि / बी -१/ २०३७ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, अॅक्युमेन्स इंजिनिअरींग प्रा . लि . 
एम्प्लॉईज को - ऑप . के . सो. लि ., देवनार व्हिलेज रोड , देवनार , मुंबई ४०० ०८८, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर /सीआर/ 
८२१३ /१९९ ५ , दिनांक ३० नोव्हेंबर १९९ ५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम- वि / बी -१ / २०३८ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, कॅलिको प्लॅस्टीक एम्प्लॉईज 
को - ऑप . के . सो . लि ., १०५, बी-लिला स्टेशन रोड, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर / २४९/ १९ ६५ , 
दिनांक ५ एप्रिल १९ ६५, दिनांक ३० नोव्हेंबर १ ९९ ५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत 
संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम-वि / बी-१/ २०३९ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, सिनर्जी समुह एम्प्लॉईज 
को - ऑप. क्रे . सो . लि ., ४/२ , चंद्रोदय, तळमजला, स्वास्तीक , चेंबूर शेजारी, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / 
आरएसआर /सीआर /१०३११ / २०१०, दिनांक २६ जुलै २०१० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत 
संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ६५ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम-वि / बी -१/ २०४० / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी, स्नेहा जोशी , उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, बॉम्बे फुटवेअर कामगार 
को - ऑप. क्रे . सो . लि ., देवनार व्हीलेज रोड , देवनार, मुंबई ४०० ०८८, नोंदणी क्रमांक बीओएम / एमडब्ल्यू / बीएनके / क्रेडीट / ४२२/ १९८ ९, 
दिनांक ४ जुलै १ ९ ८९ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी-१/ २०४१ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, वंडर एम्प्लॉईज 
को - ऑप. क्रे . सो . लि ., सायन ट्रॉम्बे रोड , देवनार , मुंबई ४०० ०८८ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर/ ६८२/ १९ ७४, दिनांक ११ ऑक्टोबर 
१९ ७४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम -वि / बी -१ / २०४२/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी , उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, कॅप्सुलेशन सर्विसेस प्रा . लि . 
एम्प्लॉईज को - ऑप . क्रे . सो . लि ., चेंबूर, मुंबई ४०० ०८८ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर / ८१७ / ७७, दिनांक ३० मार्च १९ ७७ या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ९ 


. 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१/ २०४३/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, कार्बाईड केमिकल कंपनी एम्प्लॉईज 
को - ऑप . क्रे . सो . लि ., १५, आणिक, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर / ४१६ /१९ ६८ , दिनांक १९ सप्टेंबर 
१ ९ ६८ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१ / २०४४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी , उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, महात्मा एज्युकेशन सोसायटी 
एम्प्लॉईज को - ऑप . के . सो . लि ., महात्मा गांधी एज्युकेशन सोसायटी, चेंबूर नाका , चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / 
आरएसआर /सीआर /१०२२५ / २०० ९, दिनांक ४ डिसेंबर २००९ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही 
एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम -वि / बी -१ / २०४५/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, शिवतेज औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, एस.व्ही.पी. नगर , मेन रोड, द्वारा विमल क्लोथ स्टोअर्स, वाशीनाका, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , नोंदणी क्रमांक एमयूएम / 
डब्ल्यूएम /पीआरडी / आय / ८२५१/९ ७- ९८, दिनांक ५ जानेवारी १९९८ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही 
एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एम -विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ६७ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई / एम -वि / बी -१/ २०४६ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, वारना नागरी को - ऑप. क्रे.सो. 
लि ., वारणा फ्लोअरमिलच्या मागे, टाटानगर , गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर /सीआर / ९६३/१ ९८६ 
८७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१/ २०४७ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी, स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, साई सिद्धनाथ ( कृष्णा कोयना ) 
को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., दुकान क्र . ५३९, इमारत क्र . २८ , पीएमजीपी कॉलनी, मानखुर्द , मुंबई ४०० ०४३, नोंदणी क्रमांक बीओएम / 
आरएसआर /सीआर/ ८२८४ /२००० , दिनांक ८ नोव्हेंबर २००० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही 
एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे. 


. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम -वि / बी -१/ २०४९ / २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, संकल्प को - ऑप. के . सो . लि ., 
दिनक्वारी रोड , पांजरापोळ, देवनार, मुंबई ४०० ०८८ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर / सीआर / ८४११ / १९९ ७, दिनांक २७ 
नोव्हेंबर १९९ ७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 


. 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१/ २०५० / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, सिद्धांत बुधिष्ट को - ऑप. क्रे . 
सो . लि ., टिळक नगर, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८ ९, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर / सीआर/ १५ ९३ / १९९ ३, दिनांक ९ सप्टेंबर 
१ ९९ ३ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१/ २०५१ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, सावित्री महिला सहकारी पतपेढी 
मर्यादित , ११ / ३७४ /, टिळक नगर , चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर /सीआर / १७३० / १९९ ३, दिनांक ४ जानेवारी 
१ ९९ ३ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम- वि / बी -१ / २०५२/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी, स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, कुमुद मेमोरिएल फंड सेवक 
सहकारी पतपेढी मर्यादित , देवनार बाग, देवनार, मुंबई ४०० ०८८ , नोंदणी क्रमांक बीओएम/ डब्ल्यूएम / बीएनके / ४२५ /१९ ८९-९० या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एम-विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ६ ९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम- वि / बी-१/ २०५३ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, दि सोसायटी फॉर रिकन्स्ट्रक्टीव्ही 
सर्जरी रीवावलेन्स अँड रिसर्च एम्प्लॉईज को - ऑप. सो . लि ., चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / आरएसआर / सीआर/ 
९ ५८ /१९ ८६, दिनांक १० सप्टेंबर १९ ८६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदर आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम- वि / बी-१ / २०५४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी, स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, स्वीफ्ट केमिकल एम्प्लॉईज को 
ऑप . सो. लि., प्लॉट नं . ३ व १३, देवनार पोलीस स्टेशन समोर, देवनार , मुंबई ४०० ०४३, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / बीएनके / 
ओ / ८२११ / १९९ ५, दिनांक ८ मे १९९ ५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदर आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम- वि / बी-१/ २०५५ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, श्रमजिवी महिला औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, लक्ष्मी इंजि . वर्क्स, देवनार पशुवध मेन गेट नं. १, टाटा नगर , स्कार्टर रोड, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, नोंदणी 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / पीआरडी / आय/९ ३८२/ २००६, दिनांक ३ ऑगस्ट २००६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून 
सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदर आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १० 


. 


७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९/ माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम -वि / बी -१/ २०५६/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, अमरदिप शॉपींग सेंटर प्रिमायसेस 
को - ऑप. सो . लि ., नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ९०५ / १९ ७६, दिनांक २० मे १ ९ ७६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 
ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदर आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम-वि / बी -१/ २०५७/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, जयश्री गणेश प्रिमायसेस को 
ऑप . सो . लि ., नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ /९ ५० /१९ ७६ , दिनांक ३० डिसेंबर १ ९ ७६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 

सदर आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम- वि / बी -१/ २०५८ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, लोणकर कर्मशिअल प्रिमायसेस 
को - ऑप . सो . लि ., प्लॉट नं. ६१४ , सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१ नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यू / एम / जीएनएल / ओ/९ ११ / 
१९ ८८, या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदर आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ७१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई / एम- वि / बी-१/ २०५ ९/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी , उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई या आदेशान्वये, कोमल व्हीला प्रिमायसेस 
को - ऑप. सो . लि , प्लॉट नं. ८६, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यू / एम / जीएनएल / ओ/ ७५०/ १९ ७२, या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी , आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई/ एम -वि / बी -१ / २०६०/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, सरगम इंडस्ट्रीयल प्रिमायसेस 
को - ऑप . सो . लि , देवनार, मुंबई ४०० ०८८ नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यू / एम / जीएनएल / ओ /९ १२ /१ ९९ ३, दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९ ३ 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी , आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम - वि / बी -१ / २०६१/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, चंद्रगुरु सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , सुदर्शन चाळ, मुकुंद नगर , पीएल लोखंडे मार्ग, चेंबूर , मुंबई ४०० ०८ ९ नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ/ ९ ७६४ / 
२००७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी , आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १० अ 


. 


७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / एम -वि / बी-१ / २०६२ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी , उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, अमर कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स , 
प्रिमायसेस को - ऑप . सो . लि ., बाबु शेठ वाडी, देवनार , गोवंडी, मुंबई ४०० ०८८ नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूएम / जीइएन / ८ ९५ /१९८७, 
दिनांक २६ मार्च १ ९८७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई/ एम- वि / बी -१ / २०४८ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , स्नेहा जोशी, उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई या आदेशान्वये, वाघुजाई लक्ष्मी को - ऑप. क्रे . 
सो . लि., शिंदेवाडी , महात्मा फुले नगर , मानखुर्द, मुंबई ४०० ०८८ नोंदणी क्रमांक बीओएम/ डब्ल्यूएम / आरएसआर / सीआर/ ८८८९ /२००१, 
दिनांक ३ मे २००१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशापासून सदर संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिउ/ उरण / जीएनएल / ( ओ)/ ३४ ९ ८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , शक्कर पीर एकता गृह सामाईक सुविधा सहकारी संस्था मर्या. उरण - करंजा, ता . उरण , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधि . २४) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ यूआरएन / जीएनएल / ( ओ) /३४९ ८ / 
२०१८ , सन २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी 
संस्थांचे नियम , नियम क्र . १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


उरण , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


संदिप काशिनाथ ठाकूर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


उरण - रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ७३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिउ / उरण / जीएनएल / ( ओ )/ ३५०२ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण- बोरी यांनी बामणदेव ट्रक 

डंपर 
वाहतूक सहकारी संस्था मर्या., नवघर , ता . उरण, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . 
अधि. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ यूआरएन / जीएनएल / ( ओ)/ ३५०२ / सन २०१८, दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ 
ने नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , नियम क्र . १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


उरण , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


संदिप काशिनाथ ठाकूर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उरण - रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिउ / उरण / जीएनएल / ( ओ)/ ३५०३ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण-बोरी यांनी वरद विनायक बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्या., खोपटे, ता . उरण , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधि . 
२४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ यूआरएन / जीएनएल /( ओ) / ३५०३/ सन २०१८, दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ ने 
नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, नियम क्र . १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उरण , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


संदिप काशिनाथ ठाकूर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


उरण - रायगड . 


सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था , उरण - रायगड 

यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक सनिउ / उरण / जीएनएल /( ओ)/ ३५०१ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण -बोरी यांनी श्री . गणेश वाहतुक 
सहकारी संस्था मर्या., बोकडविरा , ता. उरण, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधि . 
२४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ यूआरएन / जीएनएल / ( ओ)/ ३५०१/ सन २०१८ , दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ ने 
नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, नियम क्र . १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उरण , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ . 


संदिप काशिनाथ ठाकूर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

उरण- रायगड . 


. 


७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / जीएनएल / ( ओ)/ १५०७ / ४२० / २०१८-१९ / सन २०१८. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री. धनंजय लक्ष्मणराव 
यादव , मुख्य प्रवर्तक , इनोवेटिव एज्युकेशन मटेरियल सप्लायर्स को - ऑप. सोसायटी लि ., दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " आहे. 


“ 


दापोली, 
दिनांक २० डिसेंबर २०१८ . 


रो . का . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दापोली . 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम -२ / डब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ/११६७८ / २०१८-१९ / सन २०१ ९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल-विभाग , मुंबई , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की, विनित सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , १० / डी -१ / ६०३, गणेश दर्शन ( चांदिवली), एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, इमारत क्र . १० / डी -१ , संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड , चांदिवली, मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


मुंबई, 

शिरीष सपकाळ , 
दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम-२ / डब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ/ ११६७६ / २०१८-१९ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग , मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पंचगंगा बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , तलाव को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , शितलसिनेमा 
जवळ , एल.बी.एस. मार्ग , कुर्ला (प.), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 


शिरीष सपकाळ, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल-विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९/ माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० ७५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / जीएनएल / ( ओ)/ ९ २१ / २०१८-१९ / सन २०१८. — प्रमाणपत्र देण्यात येते की , संहिता स्वयंरोजगार सेवा/ उद्योग 
सहकारी संस्था मर्या. देवगड. ता . देवगड , जि . रत्नागिरी , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ डीजीडी / जीएनएल /( ओ) / ९ २१ / २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) ९ ( क ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


के . आर . धुळप, 


देवगड , 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

देवगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / जीएनएल / ( ओ ) /९ २२ / २०१८-१९ / सन २०१८. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , मातोश्री पर्यटन विविध सेवा 
सहकारी संस्था मर्या. देवगड , ता . देवगड, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / जीएनएल / ( ओ) / ९ २२ / २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) ९( क ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ व्यापार विषयक संस्था ” असे आहे . 


के . आर. 


. 


देवगड, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ . 


धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

देवगड . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटिजी / आरजेआर / जीएनएल / ओ / २०९ ८ / सन २०१८. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , पंडित दिनदयाल उपाध्याय 
शेतीमाल उत्पादक सेवा सहकारी संस्था मर्या. मु . पो . धाऊलवल्ली, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सुधारित २०१३ ) मधील क्र . ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


एस . एस . नलावडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी. 


. 


. 


७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ / माघ २५ - फाल्गुन १, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / जीएनएल / ओ / २०९९ / सन २०१८. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , राजापूर तालुका तयार 
कपडे पुरविणारी औद्योगिक सेवा सहकारी संस्था मर्या., राजापूर , मु. पो. दोनिवडे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) मधील क . ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण " असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे. 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


एस . एस. नलावडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल / ( ओ)/ ८१० / सन २०१ ९. -प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री रामेश्वर दगडकाम 
ग्रामिण कारागिरांची सेवा सहकारी संस्था मर्या., चिंदर , मालवण, मु. पो . चिंदर , ता. मालवण, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) मधील क . ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


के . आर . धुळप, 


मालवण, 
दिनांक ९ जानेवारी २०१ ९ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


मालवण. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी /एमएलएन / जीएनएल / ( ओ) / ८०९ / सन २०१ ९. -प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , विश्वकर्मा सुतारकाम व 
इतर सहकारी संस्था मर्या., चिंदर , मालवण, मु . पो . चिंदर, ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सुधारित २०१३ ) मधील क . ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे. 


के . आर. धुळप, 


मालवण , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


मालवण . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


